RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय 

पुरवणी 


वर्ष ४ , 


अंक ५० ]] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० [ पृष्ठे १४८ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./3174/2018.- Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class.,Malvan is granted earned leave for 3 days from 19th November 2018 to 21st November 
2018 with permission to leave headquarter from 19th November 2018 A.O.H. to 22nd November 
2018 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Kale , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981 , 
Smt. R. R. Kale , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Malvan had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge (Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class, Malvan and the charge of the Principal Magistrate , Juvenile Justice 

Board, Sindhudurg from19th November 2018 A.O.H. to 22nd November 2018 B.O.H. shall remain 
with Shri. K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class ., Kudal. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class, Malvan is directed to hand 
over the charge of her Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class., 
Kudal. The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class ., Malvan is also directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 16th November 2018 . 


S. D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


( १) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2018-23.— Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Railway Police Commissionerate . I, Niket Kaushik , 
Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub 
sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the period 
from 00-01 hours of 10th December 2018 to 24-00 hours on 24th December 2018 . 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords, spears , bludgeons , unlicensed gun , knives, 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms ( violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song, playing of music . 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols , playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the State . 
2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place without due permissions is prohibited . 

4 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3/2 feet. 
5 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention this order 
may be imposed , as if this order had not expired . 

6. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media . 

Given under my hand and seal this 6th December, 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा/कार्या-५ / खरबाची वाडी/ दु. अधिसूचना / २०१८.- रोहा तालुक्यातील चिंचवली तर्फे आतोणे या गावातील खरबाची वाडी, 
या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 
कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३/ फाल्गुन ९-१५, शके १९ ३४ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये 
प्रसिद्ध करणेत आली आहे . 

उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट 
असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

( सर्व्हे नंबर ) 
५५ ते ६०, ६६ ते ७४ , ७६ , ७८ , ८० , ८१ ८३ ते ९ ० , ९ ६ ते ९ ८ , १२७, १४१ ते १४६, १४८, १४ ९ 


एकूण = ३७. 


अलिबाग, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ /डोंगरवाडी / दु. अधिसूचना/ २०१८.- रोहा तालुक्यातील चिंचवली तर्फे आतोणे या गावातील डोंगरवाडी 
आदिवासीवाडी आणि बागाची आदिवासीवाडी या वाडीचे डोंगरवाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची 
अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३ / 
फाल्गुन ९ -१५, शके १९ ३४ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. 

उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट 
असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

( सर्वे नंबर ) 
४ ते २२ , ७५ , १०५ ते १०८ , ११० ते १२३, १३३ ते १३८ 


एकूण 


= ४४. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५ / कातळावाडी / दु. अधिसूचना/ २०१८.- रोहा तालुक्यातील कोंडगाव या गावातील कातळावाडी, पापरवाडी , 
एकलघर , बनीवाडी, भपकेवाडी, या वाडीचे कातळावाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम 
मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन 
९ -१५ , शके १ ९ ३४ , अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली आहे . 

उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट 
असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
( सर्व्हे नंबर ) 
९ ३ ते १ ९ ४ 


एकूण 


= १०२. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-५/पिंपळगांव / दु. अधिसूचना / २०१८.- रोहा तालुक्यातील वासगांव या गावातील पिंपळगांव या वाडीचेपिंपळगाव 
या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 
कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार फेब्रुवारी, २८ मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन ९-१५, शके १९ ३४ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये 
प्रसिद्ध करणेत आली आहे . 

उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट 
असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
( सर्वे नंबर ) 
२४ ते ३८ , ४८ 


एकूण 


= १६. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


. 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ / कृष्णनगर / दु. अधिसूचना / २०१८.- रोहा तालुक्यातील पाथरशेत या गावातील पाथरशेत आदिवासीवाडी या वाडीचे 
कृष्णनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रूपांतरित करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ३४ , अन्वये प्रसिद्ध करणेत 
आली आहे . 

उक्त अधिसूचनेमध्ये नकाशाप्रमाणे दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालील अनुसूचीमध्ये दुरुस्तीप्रमाणे गट नंबर समाविष्ट 
असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 

अनुसूची 

( सर्व्हे नंबर ) 
२०० ते ४१० , ४३५ ते ४३ ९ व ४४१ 

एकूण = २१७. 


अलिबाग , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अधिसूचना 


भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनःस्थापना आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३. 
क्रमांक LAC -१६ / १९ / २०१६ व २९ / २०१२ हळवल. - ज्याअर्थी, भूसंपादनातील योग्य नुकसान भरपाईचा अधिकार व स्थानांतरण , पुनःस्थापना 
आणि पुनर्वसन अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड ( इ) व्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढेजिचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे. असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


~ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्येदिलेली आहेत (विस्थापन होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्येदिलेला आहे. ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भाराच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाईदिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळम्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार आल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषीत करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, कणकवली यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

अनुसूची - एक 

जिल्हा सिंधुदुर्ग , ता . कणकवली, गाव हळवल 
भूमापन क्रमांक / सर्व्हे क्रमांक उप विभाग क्रमांक / पोट हिस्सा क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१६ अ 


०.००.८० 


१६ अ 


१/४ पै 
१/६ पै 
१/७ पै 


०.११.२० 


१६ अ 


०.२४.२० 


१७ 


०.०७.२० 


१ 
३ 


१७ 


०.०१.०० 


१७ 


४ 


०.०७.२० 


५ 


०.०१.०० 


१७ 


६ 


०.०२.३० 


१७ 


७ 


०.०२.०० 


१७ 


८ 


०.०१.५० 


२१ अ 


१/१५ 


०.०६.०० 


२१ अ 


१/१६ पै 


०.२८.५० 


२१ अ 


१ / १ ९ 


०.१३.८० 


२१ अ 


०.०१.०० 


२१ पै 
२२ पै 


२१ अ 


०.०७.५० 


२१ अ 


२४ 


०.०१.०० 


एकूण . 


१.१६.२० 


अनुसूची -दोन 
प्रकल्पाचे नाव.- मौजे हळवल, ता . कणकवली येथील खाजगी जमीन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली कळसूली प्र.जि.मा. २६ मध्ये 
हळवल येथे रेल्वे उड्डान पुलाचे बांधकाम करणेसाठी भूसंपादन . 

प्रकल्पाचे वर्ष- सन २०१७-२०१८ . 
समाजाला मिळणारे लाभ.- सर्वसामान्य लोकाना रेल्वे क्रॉसींग सुलभ व्हावे व वेळेची बचत व्हावी यासाठी. 
अनुसूची तीन. बाधित व्यक्तीचे विस्थापन होत नसल्याने याबाबतची कारणे निरंक आहेत . 
अनुसूची चार. सदरची जागा ही रेल्वे उड्डान पुलासाठी प्रस्तावीत आहे. 
अनुसूची पाच . भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये. 

.- उक्त जमिनीचे संयुक्त मोजणी पत्रक व नकाशा उप विभागीय अधिकारी, कणकवली यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 
पहाण्यास उपलब्ध आहेत . 


टीप. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . दिलीप पाढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई (१ ) शहर यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि १ /मुंबई/निवडणूक / अष्टभुजा/ ५०५७ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७३ अअअ 
( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . 
एस . साळुखे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर, अष्टभुजा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , २/२, महमदी बिल्डिंग , डॉ . आंबेडकर रोड, लालबाग, मुंबई ४०० ०१२ या संस्थेचे खालील नमुद केलेले संचालक 
त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातुन सन २०१८-१९ ते सन २०२२-२०२३ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत 
झाल्याचे जाहीर करीत आहे : 


अ.क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


मतदार संघ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती दिवेकर सिमंतिनी श्रीपतराव 


सर्वसाधारण 


२ 


श्री . दिवेकर श्रीपतराव रामचंद्र 


सर्वसाधारण 


. 


३ 


श्रीमती . लोंढे लता कोंडीबा 


सर्वसाधारण 


४ 


श्री . मेस्त्री बाबाजी गोविंद 


सर्वसाधारण 


( ३ ) 
गोकुळधाम बिल्डिंग , ३४/१०३, 

गोरेगांव, मुंबई ४०० ०६३ . 
गोकुळधाम, बी-३४ , ५०३, 

गोरेगाव ( पू.) मुंबई ४०० ०६३. 
फायर कॉर्टर , बोरीचा मार्ग, 

मुंबई ४०० ०११. 
जगराणी बाई भगत मेस्त्री चाळ नं . १, 

मेघवाडी , जोगेश्वरी , मुंबई ४०० ०६० . 
१ ९, सरयू अणू शक्ती नगर , 

मुंबई ४०० ०८५ . 
सी -२०१, माणिक कुंज , सिताराम जाधव मार्ग, 
लोअर परेल , 

मुंबई ४०० ०१३. 
निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


. 


श्री . पाटील दत्ताराम नारायण 


सर्वसाधारण 


६ 


श्री . पाटील प्रकाश दत्तु 


सर्वसाधारण 


७ 


८ 


निरंक 
निरंक 
निरंक 
निरंक 


or 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 

अनुसूचित 
जाती / जमाती 
इतर मागासवर्गीय 


१० 


११ श्री . सुतार कुंडलिक रामचंद्र 


~ 


साईनाथ चाळ , राला रहिवाशी संघ, गोकुळनगर , 

आवुर्डी रोड, कांदिवली ( पूर्व) , मुंबई ४०० १०४ . 
निरंक 


१२ 


निरंक 


भटक्या विमुक्त 
जाती / जमाती 
महिला राखीव 


१३ श्रीमती . दिवेकर निना श्रीपतराव गोकुळधाम बिल्डिंग , ३४/१०३, 

गोरेगांव, मुंबई ४०० ०६३. 
१४ श्रीमती. पाटील प्रिया प्रकाश 

सी -२०१, सिद्धीविनायक अॅनेक्स माणिक कोर्ट, सिताराम 

जाधव मार्ग, लोअर परेल , मुंबई ४०० ०१३ . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


महिला राखीव 


मुंबई, 
दिनांक १ डिसेंबर २०१८ . 


डी . एस. साळुखे, 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १) शहर . 


८ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा /पोल -२ / म.आ./ ५०९ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थ ठिकठिकाणी मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते. 

नाणार , ता. राजापूर येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचा विरोध असल्याकारणाने 
सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड -डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज 
होऊ नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून , 
त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

तसेच दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यात बौद्ध धर्मियांच्या वतीने महापरिनिर्वाण दिन साजरा करण्यात येत आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ ३६७ ९ ७ / २०१८ , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१ )( ३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी 
२४-०० वा. पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी,बंदूका, सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 

घेऊन 
फिरणे . 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे. 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक, लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उप 
विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला . 


. 


. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ४१४२/ २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचेहद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक ३ डिसेंबर, २०१८ रोजी हान्नुका ( ज्यु सण), दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वारण दिन, दिनांक 
८ डिसेंबर २०१८ रोजी देव दिवाळी, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 
२ . ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात 

शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी 

महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

३. त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत 
१५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 


. 


. 


७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९६६. 


उक्त 


. 


" 


या 


" 


क्रमांक टीपीएस. १८१८ / २२१०/ प्र.क्र . २४५ /१८ / नवि - १२. – ज्याअर्थी, खेड शहराची विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगरविकास व आरोग्य विभाग, विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५७२ / 
५७६२५- डब्ल्यू . II , दिनांक १४ जानेवारी १९ ७४ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर 
झाली असून, ती दिनांक १ मार्च १ ९ ७४ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे खेड येथील सि.स.नं. १४ ९ ० ( भाग ) क्षेत्र सुमारे १६०० चौ.मी. ( यापुढे जिचा 
उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) ही जमीन शेती विभागात समाविष्ट आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन खेड नगरपरिषदेच्या ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नगरपरिषद ” असा करण्यात आला आहे.) मालकीची 
असून उक्त नगरपरिषदेने शासन मान्यतेने उक्त जमीन ९९ वर्षाच्या भाडेपट्यावर शिवतेज आरोग्य सेवा या संस्थेस प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १) नुसार प्रदत्त अधिकारामध्ये उक्त जमीन “ व्यायामशाळा व बहुद्देशीय सभागृह 
प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्याकरिता कलम ३७(१ ) अन्वयेची कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्याचे निदेश 
क्र . टीपीएस / १८१३/ ८७ / प्र.क्र . २३२/१३ /नवि -१२, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ शासनाने उक्त नगरपरिषदेस दिले आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त फेरबदल असा करण्यात आलेला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त फेरबदलाबाबतचा प्रस्ताव वैधानिक कार्यवाही करून दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून 
शासन उक्त फेरबदल खालीलप्रमाणे मंजूर करीत आहे. 

खेड शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजे- खेड येथील सि.स.नं. १४ ९० ( भाग ) क्षेत्र सुमारे १६०० चौ.मी. जमीन सोबतच्या नकाशात 
दर्शविल्यानुसार “ व्यायामशाळा व बहुउद्देशीय सभागृह या प्रयोजनार्थ आरक्षित करण्यात येत आहे . 

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

३. सदर अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

(i) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन, नवी मुंबई . 

(ii ) नगररचनाकार , रत्नागिरी शाखा, ६६९ , सावंत बंगला, पहिला मजला, स्वामी विवेकानंद रोड, मारुती मंदिर , शिवाजी स्टेडियमच्या 
मागे , रत्नागिरी . 

( iii ) मुख्याधिकारी, खेड नगरपरिषद, खेड. 

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 


“ 


" 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building ,Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th December 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act , 1966 . 

No. TPS . 1818 /2210 /CR 245 / 18 /UD - 12.- Whereas, the Development Plan of the city of Khed 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned by the Government 
in the Urban Development Department and Health Department under section 31 ( 1) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act ” ) 
the vide Notification No. TPS - 1572/57625 /-W.II, dated the 14th January 1974 (hereinafter referred 
to as “ the said Notification ” ) and has come into force with effect from 1st March 1974 ; 

And whereas, in the said Development Plan , the land bearing CTS No. 1490 ( part ) of village 
Khed , is allocated in Agriculture Zone (hereinafter referred to as “ the said Land " ) ; 

And whereas, the said Land is owned by Khed Municipal Council (hereinafter referred to as 
“ the said Municipal Council ” ) and with prior approval of the State Government, the said 
Municipal Council has leased out the said Land to Shivtej Arogya Seva Sanstha for the period of 
99 years ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 1) of section 37 of the 
said Act , the State Government vide its direction No. TPS - 1813/87/C.R . 232 / 13 /UD - 12 , dated the 
6th January , 2014 asked the said Municipal Council to submit the Modification Proposal to reserve 
the said Land for “ Gymnasium and Multipurpose Hall ” ( hereinafter referred to as “ the said 
Modification ” ) after following the legal procedure prescribed under sub -section ( 1) of section 37 
of the said Act ; 

And whereas, the said Municipal Council, after completing the legal procedure , has submitted 
the proposal of the said Modification to Government for its approval along with its letter dated 
the 22nd October 2018 ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the said Modification ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (2 ) of section 37 of the 
said Act, the State Government hereby sanctions the proposed modification as mentioned below : 

“ The Land bearing CTS No. 1490 (part ) of village Khed admeasuring 1600 sq . mtr . 
approximately in the sanctioned Development Plan of Khed Municipal Council , is Reserved for 
Gymnasium and Multipurpose Hall ” as shown on plan " ; 

2. This sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this 
notification in the Maharashtra Government Gazette . 

3. This Notification shall be made available for inspection by the general public during 
office hours on all working days at the following offices for the period of one month : 

(i) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

( ii ) Town Planner , Ratnagiri Branch , 669 , Sawant Bunglow , 1st Floor , Swami Vivekanand 
Road , Maruti Mandir, Shivaji Stadium Back Side , Ratnagiri. 

( iii ) Chief Officer, Khed Municipal Council, Khed . 

4. This notification shall also be published on the Government website at 
www.maharashtra.gov.in . 


; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


ATT IC ( .fa.y .) — 834 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 


असा करण्यात आला 


~ 


क्रमांक टिपीएस . १२१६/ ३१७० / प्र.क्र . २५० /१७/ नवि - १२. - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१२९ ७ / १३१९ / प्र.क्र . १४८ / ९ ७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ (यापुढेजिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये दिवा रेल्वे स्थानकालगतचे क्षेत्र ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र " 
आहे ) भागशः आ . क्र . १- पार्किंग या आरक्षणाने, भागशः बगीचा या आरक्षणाने, २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता , १०.०० मी . रुंद 
विकास योजना रस्ता या प्रस्तावांनी बाधीत होत असून, काही क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त 
अधिनियमातील कलम ३७(१ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे. 

( १ ) दिवा रेल्वे स्टेशनलगत पश्चिमेकडील असलेला विकास योजनेमधील २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करणे . 
( २) उक्त रस्त्याऐवजी नव्याने २०.०० मी . रुंद रस्ता दर्शविणे . 
( ३) उक्त प्रस्तावित रस्त्याच्या फेरबदलामुळे आ.क्र . १-पार्किंग व बगीचा या आरक्षणांच्या क्षेत्रफळात होणाऱ्या बदलानुसार क्षेत्र 

कमी करणे. 

( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 
आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
वैधानिकदृष्ट्या परिपूर्ण नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करुन 
शासन उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे . 

२. उक्त फेरबदल नामंजुरीची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त, ठाणे 
महानगरपालिका यांचे कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building , Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th November 2018 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 


No. TPS . 1216 / 3170 / CR -250 / 17/UD - 12.— Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department under section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 /CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated 4th October 1999 (hereinafter referred to as the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 ; 


66 


And whereas , in the said Development Plan , the area towards the west of the Diva Railway 
Station (hereinafter referred to as “ the said area ”) is partly reserved for Site No. 1- Parking , 
Partly reserved for Garden , 20.00 mt. wide Development Plan Road 10.00 mt. wide Development 
Plan Road and the Part area is included in Residential Zone (hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan Proposals " ) ; 

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Corporation ”), 
after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act , has submitted 
a proposal for modification in the said Development Plan , vide letter dated 9th November 2016 
as follows : 


( 1 ) To cancel the 20.00 mt. wide Development Plan Road along the railway line towards the 
west of Diva Station . 


( 2 ) To proposed new 20.00 mt. wide Development Plan Road . 

( 3 ) To change area of Site No. 1- Parking Reservation and Garden Reservation due to change 
in alignment of 20.00 mt. wide Development Plan Road . 

(hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune , it is found that said modification is not legaly proper and 
hence Government is of the opinion that it is necessary to reject the said modification . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (2 ) of section 37 of the 
said Act, the State Government hereby refuses to accord sanction to the said modification . 

2 . This Notification shall be made available for inspection by the general public during 
office hours on all working days at the office of the Commissioner, Thane Municipal Corporation , 
Thane for the period of one month . 

3. This notification shall also be published on the Government website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


“ 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस . १२१६ / ३१७० / प्र.क्र. २५०/१७/ नवि - १२. - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१(१ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१२ ९ ७/ १३१९ / प्र.क्र . १४८ / ९ ७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे. ) 
अन्वये मंजूर झाली असून, ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये दिवा रेल्वे स्थानकालगतचे क्षेत्र (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला 
आहे .) भागशः आ . क्र . १- पार्किंग या आरक्षणाने, भागशः खेळाचे मैदान या आरक्षणाने, २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता , १०.०० मी . 
रुंद विकास योजना रस्ता या प्रस्तावांनी बाधीत होत असून , काही क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे. ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
उक्त विकास योजनेच्या उक्त क्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करणे आणि या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७( १ कक ) प्रमाणेची 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

( १ ) नवीन २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी दर्शविणे. 
( २ ) उक्त नव्याने दर्शविण्यात आलेल्या २०.०० मी . रुंद रस्ता आखणीमुळे बाधीत होणारे पार्कीग व खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे 

उर्वरित क्षेत्र एकत्रित करून पाकींगकरिता १०.०० मी . रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यासह आरक्षित करणे . 
( ३ ) नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी . रुंद रस्त्याच्या उत्तरेकडील वाहनतळ आरक्षणाचे शिल्लक क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे 

व खेळाचे मैदानाखालील क्षेत्र तसेच १०.०० मी . रस्त्याखालील क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराचे आरक्षणात 

समाविष्ट करणे. 
( ४ ) दिवा रेल्वे स्टेशन लगतचा २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता वगळून असे वगळलेले क्षेत्र रेल्वे वापरासाठी दर्शविणे . 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१ कक ) ( क ) नुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित 
केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि /किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे 
सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत 
असून , उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि /किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व 
ठाणे महानगरपालिका यांचे म्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १( एक ) महिन्यात सूचना आणि /किंवा हरकती सहसंचालक , नगर 
रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत , रुम नं . ३०५ , कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे सादर करण्यात याव्यात . विहित 
मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि /किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 

अनुसूची 
( १ ) नवीन २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी दर्शविणे. 

( २) उक्त नव्याने दर्शविण्यात आलेल्या २०.०० मी . रुंद रस्ता आखणीमुळे बाधीत होणारे पाकींग व खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे 
उर्वरित क्षेत्र एकत्रित करून पार्कीगकरिता १०.०० मी . रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यासह आरक्षित करणे . 

( ३ ) नव्याने प्रस्तावित २०.०० मी . रुंद रस्त्याच्या उत्तरेकडील वाहनतळ आरक्षणाचे शिल्लक क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे 
व खेळाचे मैदानाखालील क्षेत्र तसेच १०.०० मी . रस्त्याखालील क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराचे आरक्षणात समाविष्ट करणे. 
( ४) दिवा रेल्वे स्टेशन लगतच्या २०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता वगळून असे वगळलेले क्षेत्र रेल्वे वापरासाठी दर्शविणे. 

उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल हे विशेषत्वाने विकास योजना, ठाणेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे आहेत . 

०२. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील 
नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 

( १) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 
( २) सहसंचालक , नगररचना कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक, नगररचना , ठाणे 

शाखा , 

जि . ठाणे. 
०३. सदर प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building , Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th November 2018 

Notice 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 


No. TPS . 1216 / 3170 / CR -250 / 17/UD - 12.— Whereas , the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department, under section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319/CR - 148 / 97/UD - 12 , dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 ; 

And whereas , in the said Development Plan , the area towards the west of the Diva Railway 
Station (hereinafter referred to as “ the said area ” ) is partly reserved for Site No. 1- Parking, 
Partly reserved for Play Ground, 20.00 mt. wide Development Plan Road 10.00 mt. wide 
Development Plan Road and the Part area is included in Residential Zone (hereinafter referred 
to as “ the said Development Plan Proposals " ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the following 
modifications in the said area of the said Development Plan Proposals is necessary and for this 
public purpose, recourse should be taken to the provisions contained in section 37 ( 1AA ) of the 
said Act 


( 1 ) To proposed new 20.00 mt. wide Development Plan Road . 


( 2 ) Due to proposed new road as above , the area under reservation of Parking and Play 
Ground needs to be amalgamated and reserved for Parking alongwith 10.00 mt. wide Development 
Plan road . 


(3 ) The remaining area of Parking reservation towards the north of the proposed new road 
needs to be included in the residential zone and the remaining area of Play Ground and 10.00 mt. 
wide Development Plan road needs to be included in the reservation of Extension to Primary 
School. 


( 4 ) The 20.00 mt. wide Development Plan Road along Diva Railway Station needs to be deleted 
and included in Railway Land . 

(hereinafter referred to as the “ Proposed Modifications ” ). 

Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 1AA )(a ) of section 
37 of the said Act, the Government hereby publishes this notice for inviting suggestions and /or 
objections in respect of the proposed modifications described in the Schedule below , from the 
general public within 30 ( thirty ) days from the date of publication of the notice in Maharashtra 
Government Gazette . The suggestions and/or objections shall be addressed to the Joint Director 
of Town Planning , Kankan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as 
the Officer on behalf of Government under section 162 of the said Act, for hearing the suggestions 
and/or objections which may be received from the general public within the aforesaid stipulated 
period and also the say of the Thane Municipal Corporation and submit his report to the 
Government. The suggestions and /or objections received within the aforesaid stipulated period 
shall only be considered by the Government . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

Schedule 


( 1 ) To proposed a new 20.00 mt. wide Development Plan road . 


( 2 ) Due to proposed new road as above , the area under reservation of Parking and Play 
Ground are proposed to be amalgamated and reserved for Parking alongwith 10.00 mt. wide 
Development Plan road . 


(3 ) The remaining area of Parking reservation towards the north of the proposed new road is 
proposed to be deleted from the reservation of Parking and included in the residential zone and 
the remaining area of Play Ground and 10.00 mt. wide Development Plan road is proposed to be 
included in the reservation of Extension to Primary School. 


(4 ) The 20.00 mt. wide Development Plan Road along. Diva Railway Station is proposed to be 
deleted and included in Railway Land . 

The above proposed modification are more specifically shown on the part plan of the 
Development Plan of Thane. 


2 . A 

copy of the proposed modifications shall be kept open for inspection by the general 
public in the offices of the following officers for the period of one month : 

( 1 ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane. 
( 2 ) Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

( 3) Assistant Director of Town Planning , Thane branch , Thane . 
3 . This notice is also available on the Government website at www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १७ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE - 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( 06 )/2018.- Whereas , reports have been received that due to prevailing in 
the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is apprehended that 
terrorist/anti-social elements may seek hide outs in the residential areas of the said Police stations, 
and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also 
there is grave danger to human life , health and safety and injury to public property on that 
accounts . 

2. And Whereas , it is necessary that some checks should be put on landlords/ tenants so that 
terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause explosion , riots, shootouts, 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , Therefore I, Manjunath Singe , Deputy Commissioner of Police (Operations ), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ), r /w the Commissioner of Police Brihan Mumbai s 
Order dated 23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act 1951 (Mah . 
Act XXII of 1951) do hereby order that no landlord /owner/person of any house/property which 
falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner shall let /sub -let /rent out any 
accommodation to any person , unless and until he has furnished the particulars of the said tenant/ 
tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned . All persons who intend to 
take accommodation on rent shall inform in writing , in this regard to the Senior Police Inspector 
concerned , in whose jurisdiction the premises fall. The persons dealing in property business , 
shall also inform in writing , to the Senior Police Inspector concerned , in whose jurisdiction the 
premises fall , about the particulars of the said tenants . 

4. If the person to whom the accommodation is Led / sub -let/ rented out is a Foreigner, then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, Nationality , Passport details i.e. PP. No. Place 
and date of issue , validity, Visa details i.e. Visa No., category place and date of issue, validity 
whether he is registered , if so , Registration place and number and reason for stay in city . 

5. This order shall come in force with effect from 1st December 2018 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 29th January 2019 (both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex 
parte . It shall be published for the information of public , through press, and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this on 26th day of the November, 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police 

(Operations) and Executive 
Magistrate , Greater Mumbai. 


ATT ( 1.fa.g.) — 3 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) AND 

EXECUTIVE MAGISTRATE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 (21 )/2018.- Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore , I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub - section (3 ) of section 37 read with sub -section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit , 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers, and amplifying instruments, musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 28th November, 2018 and ending at 24-00 hours 
on 12th December, 2018 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 
( c ) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 22nd November , 2018 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / ३८८७/ २०१८.- ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात . 
दरम्यान दिनांक १९ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी कार्तिक एकादशी (पंढरपूर यात्रा ), दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईद- ए-मिलाद, तुलसी विवाह प्रारंभ, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी गुरूनानक जयंती, असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ च्या कलम ३७( १) व (३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 
१९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे , पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००-०१ वा. पासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या , बंदुका , रिव्हॉल्वर , देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट-कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, नवी मुंबई यांचेपूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 


. 


सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल. 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


पंकज डहाणे, 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त, 

ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ७१/ २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी गुरूनानक जयंती दिनांक ६ डिसेंबर , २०१८ भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
महापरिनिर्वाण दिन ( बाबरी मस्जिद काळा दिन /विजय दिन ) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 


. 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस, आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या, किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे, (२) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . ( ४ ) 
सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६ ) सभ्यता अगर 
निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव , 
चित्रफलक, प्रदर्शित करणे. ( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ . कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. 
सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 


( ३) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


२१ 


नाणार , 


ता . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल-२ / म.आ./ ५०७ / २०१८.- ज्याअर्थी, रत्नागिरी जिल्ह्यात दिनांक २६ मार्च २०१८ रोजी खेड येथे झालेल्या डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा विटंबनाचेनिषेधार्थठिकठिकाणी मोर्चा तसेच इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते. 

राजापूर 

येथे प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा तसेच शिवसेना व इतर संघटनांचाविरोध असल्याकारणाने सदरचा 
प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकाठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ 
नये याकरिता देखील त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . 

रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादाविरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी भू-संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता 
देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत दिपावली साजरी होणार आहे , तसेच दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१८ रोजी ( चंद्रदर्शनावर ) ईद- ए-मिलाद हा सण साजरा करण्यात येणार आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता मा. पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील 
जा.क्र . जिविशा / ३५३४४ / २०१८ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७(१ )( ३ ) अन्वये मनाई 
आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)(३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदूका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे. 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणेकिंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
(इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 
( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 
( १ ) अंत्ययात्रा 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला . 
रत्नागिरी, 

दत्तात्रय भडकवाड, 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल -२ / म.आ./ कडवई / ५०८ / २०१८.- ज्याअर्थी, मौजे कडवई , ता . संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत 
इकडील आदेश क्रमांक उचिशा/ पोल-२ / म.आ./ कडवई / ५०० / २०१८, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ अन्वये दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक १० 
नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडील जावक क्र . जिविशा / ३५३६४/ २०१८, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१८ अन्वये कळविले 
आहे की , वादग्रस्त स्मशानभूमीच्या वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याने , वादग्रस्त जागेकरिता दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून पुढे ६० दिवस , 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य 
त -हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १२ जानेवारी २०१९ 
पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब , कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमीपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी — देण 
येथील स. नं . ५०२ हिनं . १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला . 


~ 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 


पो . 


- 


पत्ता 


४ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/निवडणूक / दुगाड ग्रुप विकाससं / ४३३३/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ७३ अअअ 
( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , शहाजी 
पाटील, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे, दुगाड ग्रुप विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., 
मु . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१८-१९ 
ते २०२२-२३ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे. 
अनुक्रमांक निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

मतदारसंघाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . पाटील मिठाराम नथु मु . वावली, पो . दुगाड , ता . भिवंडी , जि . ठाणे. 

सर्वसाधारण 
२ श्री . पाटील प्रमोद काशिनाथ मु . पो . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे. 

सर्वसाधारण 
३ श्री . पाटील अशोक तुकाराम मु . मोहिली, पो. दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 

सर्वसाधारण 
श्री . घोडविंदे महादु बाबु 

मु . मालबिडी, पो . दुगाड , ता. भिवंडी, जि . ठाणे. सर्वसाधारण 
श्री . पाटील भास्कर लक्ष्मण 

मु . मानिवली, पो . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 

सर्वसाधारण 
श्री . सातपुते विठ्ठल बांगो मु. मोहिली, पो. दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 

सर्वसाधारण 
श्री . पाटील गणेश गोपाळ 

मु . मानिवली, पो . दुगाड , ता. भिवंडी, जि . ठाणे. सर्वसाधारण 
श्री . पाटील देविदास आत्माराम मु . पो . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 

सर्वसाधारण 
श्रीमती पाटील लक्ष्मीबाई गोविंद मु . पो . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 

महिला राखीव 
१० श्रीमती सातपुते अरुणा अर्जुन 

मु . मालबिडी, पो . दुगाड , ता. भिवंडी, जि . ठाणे. महिला राखीव 
११ श्री . पाटील विलास त्रिंबक 

मु . पो . दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे. 

इतर मागासवर्गीय 
१२ श्री . जाधव प्रमोद रामचंद्र 

मु . पो . 

दुगाड, ता . भिवंडी, जि . ठाणे . 
१३ श्री . चौरे गोविंद लक्ष्मण 

मु . मानिवली, पो . दुगाड , ता . भिवंडी, जि . ठाणे . भटक्या विमुक्त जाती 
सदरचा आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
ठाणे , 

शहाजी पाटील , 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ . 

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे. 


५ 


६ 


८ 


वावली, 


अनु . जाती / जमाती 


पत्ता 


१ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० २३ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/निवडणूक / समर्थ को - ऑप. कंझ्युमर्स सें . स्टो . लि ./ ४४०९/ २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ७३ अअअ ( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम, २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, शहाजी पाटील, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे, समर्थ को - ऑपरेटिव्ह 
कंझ्युमर्स सेंट्रल स्टोअर्स लि . ठाणे, या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१८-१९ ते 
२०२२-२३ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे . 
अनुक्रमांक निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

मतदारसंघाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . देसाई विश्वनाथ जगन्नाथ २५/१४, चंद्रलोक को - ऑप . हौ . सो . लि ., 

सर्वसाधारण 
पोखरण रोड नं . १, श्री गजानन महाराज 

मंदिरजवळ , शिवाईनगर , ठाणे ४०० ६०६ . 
श्री . देसाई विनोद सखाराम प्लॉट नं . ९, रुम नं . १०, कुंजवत सो ., 

सर्वसाधारण 
पोखरण रोड नं . १, श्री गजानन महाराज 

मंदिरजवळ , शिवाईनगर , ठाणे ( प .) ४०० ६०६ . 
३ श्री . शिंदे संदिप परबत ३३/२३२ , समर्थ सी . एच. एस. लि ., 

सर्वसाधारण 
शिवाईनगर, ठाणे ( प. ) ४०० ६०६. 
श्री . पाटील सुभाष काशिनाथ जिजामाता नगर, कामगार हॉस्पिटलजवळ , 

सर्वसाधारण 
वागळे इस्टेट , ठाणे ( प .) ४०० ६०४ . 
श्री . कदम दिलीप गोविंद दातेवाडी, रेल्वेक्वॉटर्स समोर , शिवाजी नगर , 

सर्वसाधारण 
नौपाडा, ठाणे (प .) ४०० ६०२. 
६ श्री . म्हात्रे मनोज हरिश्चंद्र ०१ / ओशो सिद्धिविनायक को - ऑप . सो ., 

सर्वसाधारण 
दातेवाडी , शिवाजी नगर , नौपाडा , 

ठाणे ( प .) ४००६०२ . 
श्री . येरुणकर मारुती नारायण ५४/ २३६९ , वर्तक नगर , 

सर्वसाधारण 
श्री . जोशी प्रसाद रमेश रुम नं . १, पहिला मजला, जय श्री सिद्धिविनायक 

सर्वसाधारण 
सो ., बी -कॅबिन , शिवाजी नगर , नौपाडा, 

ठाणे ४०० ६०२. 
९ श्री . देसाई सुमंत अमृतराव 

उन्नती वुडस , घोडबंदर रोड, 

सर्वसाधारण 
मुचाला कॉलेजजवळ , आनंदनगर , ठाणे -१५. 
१० श्रीमती देसाई मंजुषा सुमंत 

उन्नती वुडस , सी.एच.एस. 

महिला राखीव 
जी.बी.रोड, न्यु हॉरायजन शाळेसमोर , कवेसर , 

कासार वडवली-१५, ठाणे ( प. ) 
११ श्रीमती गावडे 

कुसुम विजय चंद्रलोक को - ऑप . हौ . सो . लि ., रुम नं . १४ , 

महिला राखीव 
प्लॉट नं . २५ , पोखरण रोड , नं . १, 

शिवाई नगर , ठाणे ( प .) 
श्री . हरणे भगवंत संपतराव पंचतारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था म ., 

अनुसूचित 
सी - २७-१ : ४ , सेक्टर १५, ऐरोली, 

जाती/ जमाती 
नवी मुंबई ४०० ७०८ . 
१३ श्री . चव्हाण अभिजीत कमलाकर ४०, सर्वेश को - ऑप. हौ . सो ., सदगुरु 

इतर मागास वर्ग 
जिजामाता मार्ग, ठाणे ( पू.) ४०० ६०३ . 


५ 


~ 


. 


७ 


ठाणे-६. 


८ 


डी -१ , ७०२, 


डी -१ / ७०२, 


१२ 


गार्डन , 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
ठाणे , 

शहाजी पाटील , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ . 

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / ठाणे/निवडणूक / ठाणे जिल्हा ना. स. प. फेड लि ./ ४३४५ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
७३ अअअ ( ५ अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , शहाजी पाटील , जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे, ठाणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था 
फेडरेशन लि . ठाणे या संघाचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या 
पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी यथोचितरित्या निवडणूक झाल्याचे जाहीर करीत आहे. 
अनुक्रमांक निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 

मतदारसंघाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


पत्ता 


१ 


श्री . संदिप विठ्ठल कालेकर 


सर्वसाधारण 


२ 


श्री . सचिन चंद्रकांत निकम 


सर्वसाधारण 


श्री . भाऊ लक्ष्मण कु - हाडे 


२/१७, बी-विंग , टिफणी हाऊस, मोती सदन , 
दुसरा मजला, पडवळ नगर , वागळे इस्टेट , 
ठाणे ४०० ६०४ . 
चाळ नं . २९ , रुम नं . ४ , रामचंद्र नगर नं . २ , 
कामगार हॉस्पीटल रोड, वागळे इस्टेट , 
ठाणे ( प . ) ४०० ६०४ . 
०१, माऊली कृपा, गोग्रासवाडी, संत नामदेव पथ , 
डोंबिवली ( पू.) जि . ठाणे . 
आर एच / २१, ए / ७, सह्याद्री दर्शन सोसायटी 
कल्याण शिळ रोड , एम.आय.डी.सी. , 
डोंबिवली ( पू.) कल्याण, ठाणे ४२१ २०३. 
सी -४११, उर्वी पार्क , पोखरण रोड नं . २, 


सर्वसाधारण 


श्री . चंद्रकांत राजाराम बोबडे 


सर्वसाधारण 


श्री . चंद्रकांत नामदेव डुंबरे 


सर्वसाधारण 


ठाणे ( प. ) ४०० ६०१ . 


श्री . हनुमंत बळवंत राजणे 


सर्वसाधारण 


ओ / ८-१२ / ३, मिलेनिअम टॉवर , सेक्टर ९ , 
सानपाडा, नवी मुंबई ४०० ७०५ . 
बी -६०४ , चामुंडा गार्डन , कांचन गांव, 
ठाकुर्ली( पू.) ठाणे . 


७ 


श्री . ज्ञानेश्वर गणपत डुंबरे 


इतर मागास 
मतदारसंघ. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

शहाजी पाटील , 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ . 

जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे . 


ठाणे , 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० २५ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे . ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे -१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/१५६( २ ), दिनांक १९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल. १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका / डी -४ / ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/१, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ . 

कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


( ७ ) मुख्य 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क १५६ /विठ्ठल को / २०१८ / २५५४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये विठ्ठल को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


. 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . प्रशांत भिमराव करांडे 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


बृहन्मुंबई, ठाणे 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप .बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


- 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ विठ्ठल को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हूकूमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करून वसूल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


त्याचा 


पुणे , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० २७ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील 

परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६ (२ ), दिनांक १९ मार्च, १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका/ डी-४ / ना.पत / क. १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , 

दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क. १५६/१, 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . स.आ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७ / 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्योदय सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई यांचे दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे 

पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ-५ / का.क १५६ / भाग्योदय सह . पत / २०१८ / २६५३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये भाग्योदय सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


(१ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . शिवाजी श्रीपती देसाई 


अकाऊंटंट 


वसुली अधिकारी 


पालघर , रायगड , बृहन्मुंबई 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप 
निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे 

मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
आदेशामध्ये नमूद प्रमाणे हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल करणेबाबत 
दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ भाग्योदय सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबारीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची 
आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार निश्चित 
केलेल्या हूकूमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व विनियोग करताना 
सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून 
त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच खर्चाची आकारणी करुन वसुल 
करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / 
व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


त्याचा 


पुणे , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० २९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/ २४ ९९ / सन २०१८ / ७ ९८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , धीरज प्लाझा प्रिमायसेस को - ऑप . सो . लि ., बांद्रा पोलीस स्टेशनसमोर , हिल रोड , बांद्रा (प.), 
मुंबई ४०० ०५०, नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ जीएनएल / ( ओ)/ २४ ९९ / सन २०१८ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " 
आले आहे . 


असे करण्यात 


मुंबई, 
दिनांक १२ एप्रिल २०१८ . 


. 


बी . एस . कटरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच-पश्चिम विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१/ हौ / नोंदणी /१४७४ / सन २०१८.- गुरु गोविंद सिंह को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., सिटीएस नं . १७१५ , रूम 
नं . २७ ते ३० , ब्लॉक नं . ए-५ आणि रूम नं . ३१, ब्लॉक नं . ए-६, उल्हासनगर -१ , ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण , 
दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


आर . एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


उल्हासनगर तालुका. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / १४८३ / सन २०१८.- श्री साई दर्शन को - ऑप. हौ. सोसा. लि ., ब्लॉक नं . ए -२४२ / ४८३, संभाजी 
चौक , उल्हासनगर -४, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम , १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


कल्याण, 
दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


आर . एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./3018/2018.— Shri. K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class ., Kudal is granted earned leave for 5 days from 13th November 2018 to 
17th November 2018 with permission to suffix holiday on 18th November 2018 (Sunday ) and to 
leave headquarters from 12th November 2018 A.O.H. to 19th November 2018 B.O.H. 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. K. C. Rajput, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal. 

Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Shri . K. C. Rajput, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Kudal had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Kudal, the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Kudal from 12th November 2018 A.O.H. to 19th November 
2018 B.O.H. shall remain with Shri V. D. Patil, Civil Judge ( Junior Division ) Judicial Magistrate , 
First Class ., Vengurla . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Kudal is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate, 
First Class., Vengurla . The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class., 
Kudal, is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 1st November 2018 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2882/2018.— Shri. G. S.Mane , Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , 
First Class., Deogad is granted Commuted leave for 10 days from 17th October 2018 to 26th October 
2018 with permission to suffix holiday on 27th October 2018 (4th Saturday ) and 28th October 2018 
(Sunday ) Casual leave already granted to him vide letter referred to at Sr. No. 2 , on 17th October 
2018 is hereby cancelled . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. G. S. Mane , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Deogad . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981, 
Shri. G. S. Mane, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Deogad had he not proceeded on leave as above . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ३१ 

During the abovesaid leave period of Shri G. S. Mane, Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate, First Class, Deogad , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class, Deogad from 16th October 2018 A.O.H.to O.H.of 24th October 
2018 shall remain with Shri S. A. Jamader , Civil Judge ( Junior Division ) Judicial Magistrate, 
First Class., Kankavli , and from 24th October 2018 A.O.H. to 29th October 2018 B.O.H. shall 
remain with Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class ., 
Malvan . 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Deogad is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class., Kankavli . The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class ., 
Deogad is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 19th October 2018 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2935/2018.- Granted commuted leave ex - post- facto, for 1 day on 22nd October 
2018 to Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class .,Malvan . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Kale , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Malvan . 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, 
Smt. R. R. Kale , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class ,Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Malvan and the charge of the PrincipalMagistrate, Juvenile 
Justice Board , Sindhudurg on 22nd October 2018 was already kept with Shri K. C. Rajput, Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class ., Kudal. 


Smt. R. R. Kale, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Malvan is 
directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 25th October 2018 . 


P. R. KADAM , 
I/c Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी-१/ हौ /नोंदणी/ १४४३ / सन २०१८. – मयुर हाईट्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड., युनिट नं . १, 
शिट नं . १९ , बॅरेक नं . ९९१, रुम नं . १ ते ८, सिटीएस नं . १५४०१, १५३ ९ ४ , १५३९ ५, १५३ ९ ६, १५३ ९१, १५३ ९ २, १५३८ ९, १५३९ ० , 
उल्हासनगर-३, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


कल्याण, 
दिनांक १८ मार्च २०१८ . 


आर . एस . लोखंडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूकेप / जीएनएल / ( ओ)/ २६४६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८ / २३५२. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के / पश्चिम 
विभाग, मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेंटर स्क्वेअर को - ऑपरेटिव्ह प्रिमायसेस सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ४२७, नॅडको शॉपींग 
सेंटर समोर , अंधेरी ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) ९( १)) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई, 

प्रताप पाटील , 
दिनांक २३ एप्रिल २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के / पश्चिम विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई - पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं( मु.प.उ .)/ बी-४ / २०१७/ २०१८. – याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , चारकोप साईबाबा बिल्डिंग 
नं . २, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . २९ ६, आरएससी ६१, सेक्टर ५ , चारकोप , कांदिवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७ 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/(टिसी)/ १३४५२/ २०१८-२०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


बजरंग जाधव, 


मुंबई , 
दिनांक २१ मे २०१८ . 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ३३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ )/ २४ ९ ६ / सन २०१७ / २०२६.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , गोल्डन बंगलो प्रिमायसेस को - ऑप. सो. लि ., प्लॉट नं. २६, टीपीएस नं. ३, सीटीएस नं . जी-२१ , जी -२२ , 
सांताक्रुझ ( प), मुंबई ४०० ०५४ , नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ जीएनएल / ( ओ)/ २४९ ६/ सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ प्रिमायसेस संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


. 


मुंबई , 

बी . एस . कटरे, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी /टीसी / १६०७९ / सन २०१८ /१६४.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , विश्वमित्र को - ऑप. हौ . सो . लि ., सीटीएस नं . ई-५६७, प्लॉट नं. १५५, स्कीम VII, खार (प ), 
मुंबई ४०० ०५२, नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी/ १६०७९ / सन २०१८ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

बी . एस . कटरे , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पश्चिम विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी/ १६०८१/ सन २०१८ / ९९१.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , शिमर को - ऑप . हौ . सो . लि ., सीटीएस नं . जी / ६०१, जी / ६०० , सरोजिनी रोड, सांताक्रुझ (प) , 
मुंबई ४०० ०५४, नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/टीसी/ १६०८१ / सन २०१८ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ४ मे २०१८ . 


बी . एस. कटरे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच-पश्चिम विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५२७३ / २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१ ९ ० 


श्री . सं . ना . सरडे, 
मुख्य न्याय 
दंडाधिकारी , 
रत्नागिरी. 


श्री . दि . स . झंवर , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१८ ते २३ नोव्हेंबर 
२०१८ तीन दिवस 


दिवस 
अर्जित 


व . स्तर , 


रजा. 


अर्जित रजा . 


रत्नागिरी . 


दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ , 
२४ नोव्हेंबर २०१८ व 
२५ नोव्हेंबर २०१८ ची 
सुट्टी. 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ 
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 


२ 


सह दिवाणी 


अर्जित रजा . 


वर्ग -१, राजापूर . 


श्री . अ. अ . कुलकर्णी, ३१ दिनांक २२ नोव्हेंबर दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१८ 

श्रीमती मा . र . पाटकर , 
दिवस २०१८ ते २३ नोव्हेंबर व २५ नोव्हेंबर २०१८ ची दिवाणी न्यायाधीश , 
न्यायाधीश , क . स्तर अर्जित २०१८ दोन दिवस सुट्टी . 

क . स्तर व 
व न्यायदंडाधिकारी रजा . 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते राजापूर . 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 

चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ३५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी/ १६०८४ / सन २०१८ /१३८३.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई , याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , पुजा रॉबर्ट आर्क को - ऑप . हौ . सो. लि ., सीटीएस नं. / ६१३, ६१४, ६१५ आणि ६१६ ,चिंचपोकळी 
रोड, ऑफ हिल रोड, बांद्रा ( प), मुंबई ४०० ०५०, नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू /एचएसजी/ टीसी /१६०८४/ सन २०१८ महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


. 


बी . एस . कटरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच-पश्चिम विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / एचएसजी / टीसी /१०९९३ / २०१८-१९ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल-विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , एल अँड टी एमराल्ड आईल टी -६ को - ऑप. हौ . सो . लि . , सीटीएस नं . ११७- ओ, ११७- / १, ११७ / 
बी , ११७/ सी, व्हिलेज तुंगवा, साकी विहार रोड, पवई , मुंबई ४०० ०७२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई , 

शिरीष सपकाळ , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम -२/ डब्ल्यूएल / एचएसजी/टीसी / १० ९९२ /२०१८-१९/ १००२ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल -विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , साई सफायर को - ऑप. हौ . सो . लि ., सीटीएस नं . १० / ९, सर्व्हे नं . ६, बिल्डिंग नं . ४ , चांदिवली 
व्हिलेज , ता . कुर्ला, पवई विहार कॉम्पलेक्स , पवई, मुंबई ४०० ०७६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५२७३ / २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय 

सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१८ ते २३ नोव्हेंबर 
२०१८ तीन दिवस 


श्रीमती वृ. दि . साळवे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 


स्तर, 


खेड . 


रजा . 


क . स्तर , 


खेड . 


अर्जित रजा . 


दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ , 
२४ नोव्हेंबर २०१८ व 
२५ नोव्हेंबर २०१८ ची 
सुट्टी. 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ 
चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 


२ 


रजा . 


अर्जित रजा . 


श्री . प्रा . रा . सबनीस , दिवस दिनांक २६ नोव्हेंबर दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१८ श्री . यू . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , 

अर्जित २०१८ ते २८ नोव्हेंबर व २५ नोव्हेंबर २०१८ ची ४ थे सह दिवाणी 
क . स्तर व २०१८ तीन दिवस सुट्टी . 

न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१८ न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
वर्ग-१, देवरूख. 

चे कार्या. वेळेनंतरपासून ते रत्नागिरी . 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१८ 

चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ३७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५३२० / २०१८ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितल्याचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


ची सुट्टी . 


वर्ग-१, गुहागर . 


श्रीमती पू. आ . आपटे , ११ दिनांक १२ नोव्हेंबर दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१८ श्री . वि . आ . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश क . दिवस २०१८ ते १७ नोव्हेंबर 

दुसरे सह दिवाणी 
स्तर, न्यायदंडाधिकारी परिवर्तीत २०१८ पर्यंतची सहा 

न्यायाधीश क . स्तर व 
रजा. दिवसाची परिवर्तीत 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रजा वैद्यकीय 

चिपळूण . 
प्रमाणपत्राआधारे . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ ६३४२/ २०१८.- श्री . डी . आर . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल यांचा वरील जावक क्रमांक ९ ०४ / २०१८ , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ कडील अर्ज मंजूर झाल्याने त्यांची दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१८ ते १ नोव्हेंबर २०१८ रोजीची अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . डी. आर . देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल येथेपुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. डी . आर . देशपांडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. डी . आर . देशपांडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . एस . भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


आर . जी . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६३२० / २०१८.- श्रीमती एम . ए. आदुके , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड यांची दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ ते २६ ऑक्टोबर 
२०१८ अशी एकूण ३३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मागील दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ व २३ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम. ए. आदुके, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , मुरूड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . व्ही . घारगे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 

उपरोक्त न्यायीक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ . 


आर . जी . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ३९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी/जिएनएल / ओ/ ६८० / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड याद्वारे , 
अधिसूचित करीत आहे की , पिकाडली प्लॉट ओनर्स कोन्टेनन्स को - ऑप . सोसा. मर्यादीत, मिरचोली, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 


दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टिसी) ३६५८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड याद्वारे, 
अधिसूचित करीत आहे की , गुरूकैलास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, मुंद्रे- खुर्दे, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६० व नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७. 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी /(टिसी)/ २०१७-२०१८ /३६५७/ सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , दत्तात्रय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड सर्वे नं . २९ ८ / 
प्लॉट नं . ०५ , मौजे-नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७. 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड . 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६३२६/ २०१८.- श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांची दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ , 
व २ नोव्हेंबर २०१८ अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. एस . पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती एस. एस. पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 


आर. जी . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६४१४ / २०१८.- श्रीमती एस . एस. पानसरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल यांची दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ ते 
१४ नोव्हेंबर २०१८ अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा दिवाळीच्या सुट्टीस जोडून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजुर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एस . एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एस. एस . पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 

श्रीमती एस. एस. पानसरे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के. के . घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


अलिबाग , 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ४१ 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /(टीसी) ३६१९ / २०१७-१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा रायगड 
याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , एकता दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , ब्राम्हण आळी- नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० वा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

ता . कर्जत , जि . रायगड . 


यांजकडून 


सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , कर्जत , 
अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी /(टीसी) ३६२० / २०१७-२०१८ / सन २०१७.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , वास्तुशिल्प सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , बोपेले- नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड सर्व्ह 
नं . ५२, प्लॉट नं . ६, क्षेत्र ४४८ चौ . मी ., मौजे- बोपेले, नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

ता . कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिक / आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /(टीसी ) ३६१८ / २०१७-१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , दिगंबर कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६० वा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

ता . कर्जत , जि . रायगड. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/ (टिसी) / २०१७-२०१८ / ३६६० / सन २०१७.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , गंगाकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत , मु . पो . नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड सर्वे 
नं . ३७५ प्लॉट नं ४ + ५ क्षेत्र-९ ०३ चौ . मी. मु. पो. निर्माणनगरी- नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


असून उप वर्गीकरण 


कर्जत , 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी /(टिसी) / २०१७-२०१८ / ३६५ ९ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन हेरीटेज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, मु . पो . विठ्ठलनगर , ता . कर्जत, जिल्हा रायगड 
सर्वे नं . २ प्लॉट नं १/ ए / ५ क्षेत्र -६०० चौ . मी . मु . पो . विठ्ठलनगर , ता . कर्जत , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


असून उप वर्गीकरण 


कर्जत , 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


कर्जत. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएससी/ (टिसी) / ३६६३ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा रायगड याद्वारे, 
अधिसूचित करीत आहे की, दिव्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत, नेरळ , ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६० व नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ४३ 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी/ एचएसजी/ ३६६४ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पार्वती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नेरळ , ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६० 
व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


कर्जत , 


दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 


सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , कर्जत , 


यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी / टीसी / ३६६१/ २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चड्डा टेरेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, कर्जत ( कोतवालनगर ) ता . कर्जत, जिल्हा रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 

कुमार चव्हाण , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /टीओ/ २०१७-२०१८ / ३६६५ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शामकमल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नेवाळी- कोलीवली, ता. कर्जत , जिल्हा रायगड 
सर्वे नं . ९,१०,१३,१५,१८ व २९ फेज-१ व फेज-२, मौजे नेवाळी- कोलीवली, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि . क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ मालकी 
हक्क गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


कर्जत , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / | सन २०१८. – मयुर हाईट्स को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड., युनिट नं . १, 
शिट नं . १९ , बॅरेक नं. ९९१, रुम नं . १ ते ८, सिटीएस नं . १५४०१, १५३ ९ ४ , १५३ ९ ५, १५३९ ६, १५३९१, १५३९ २, १५३८ ९, १५३९ ० , 
उल्हासनगर-३, ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम, क्रमांक १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण, 
दिनांक १८ मार्च २०१८ . 


आर . एस . लोखंडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ.नगर / बी -१ / हौ / नोंदणी / ६१९ / सन २०१७. — पिंकु पॅलेस को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., रुम नं . २५३ व २५४, ब्लॉक नं . 
सी -६८ , सिटीएस नं . १८०७, शिट नं . ८० , उल्हासनगर -३, ता. उल्हासनगर , जि . ठाणे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


कल्याण , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ . 


आर . एस . लोखंडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

उल्हासनगर तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक सनि / उ.नगर/ बी-१/ हौ / नोंदणी / ८ ९ २/ सन २०१७. - न्यु पुरबा सिक्युरिटी सहीसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., १०१ / अनिल पार्क , 
शांतीनगर, उल्हासनगर -३ , ता . उल्हासनगर , जि . ठाणे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कल्याण , 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ . 


आर . एस . लोखंडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ४५ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, जिल्हा रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टीसी) ३६९ ८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , वृंदावन पार्क अ व बी . को - ऑप . हौसिंग सोसायटी मर्यादित दहिवली तर्फे नडी, ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० वा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक ८ जानेवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

ता . कर्जत , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, जिल्हा रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) ३७६१/ २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , हार्मनी- जाँय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित वोपेल -नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० वा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, जि . रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी) / २०१७-२०१८ / ३७०० / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जिल्हा 
रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , राधेकृष्णा-हाईट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दहिवली, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड सीटीएस 
नं . १०७० ते १०८०, एकुण क्षेत्र ९२९ .१० चौ . मी. मौजे दहीवली, ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६० व नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण " 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक २४ जानेवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड . 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, जिल्हा रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी / (टीसी )/ ३७०४ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , इंदिरा रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दहिवली तर्फे नीड, ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 


सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी/(टीओ)/ ३७६४ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , रोझ पॅरेडाईझ प्लॉट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पिंपरोली ( बु), ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड मौजे पिंपरोली , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९( १) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० व नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ मालकी हक्क गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


कर्जत , 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी / (टीसी)/ ३७६३ / २०१७-२०१८ / ७५ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. सीटीएस नं . ७८,७९ सर्वे 
नं . ४४, ४५, एकूण क्षेत्र १४६७२.२० चौ . मी . मौजे नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . क्र . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० व नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


कर्जत , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ४७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ / ११६५७/ २०१८-२०१९ / / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल -विभाग , मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , कार्पोरेट प्राईड प्रिमायसेस को - ऑप. हौ . सो . लि ., सर्वे नं . ५१, हिस्सा नं . ५ , सीटीएस नं . ७४६ व 
७४७, मोहिली व्हिलेज , तालुका कुर्ला, साकीनाका , मुंबई ४०० ०७४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा 
महा. २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणीकरीता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम 
१९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / ३०१८ / २०१८.- याद्वारे प्रमाणित करतात की , हरि ओम नगर अपेक्स बॉडी फेडरेशन को - ऑप . 
लि ., प्लॉट नं. १,२,३,४ आणि ५, सीटएस नं . ६२/१ ते ६२/१३, ६३ / A, ६३/ B, ६३ / C , ६३ / D , ६४/१ ते ६४/५, ६५, ६६, ७१, 
७२ , ८१, ८३, ८४ , ८५A/ १, ते ८५A/ १० , ८६A, ८६B, ८७/१ ते ८७/४ , ८८/१, ते ८८/३, ८ ९, ९ ०, ९ १, ९ २ , ९ ३ 
९ ४ / १ ते ९ ४ / ५, ९ ५ / १ ते ९ ५ /१६ , ९ ६ / १ ते ९ ६ / ४, ९ ७ / १, ते ९ ७ / ३, ९ ८ / A ते ९ ८ / E, ९९ / A, ९९ B, ९९ C आणि ८५ / b, हरिओम 
नगर, मुलुंड (पू.), मुंबई ४०० ०८१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्र . २४ ) 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / ११२३० / सन २०१८ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


“ 


" 


मुंबई, 

राजेंद्र शं . खंडाईत , 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

टी -विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी -वि / अधिसूचना/ ३५ ९/ २०१८.- याद्वारे प्रमाणित करतात की , साई सिंफोनी को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., सिटीएस 
नं . ६६२, ६६२/०१, ते ०४ , जी . के. गोखले रोड, मुलुंड ( पूर्व) , 

जी . के. गोखले रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी/ टीसी/ १० ९० ९ / सन २०१८ रोजी 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


“ 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ मे २०१८ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग, मुंबई . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र /१५४ / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित 
करीत आहे की , ओम कृष्णा कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . २५ , २६, २७, २८ व २९ , हिस्सा नं. १, गांव- वेवूर, 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ (टीसी)/ २९ ४ / २०१७-२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून , उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


पालघर , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एलआर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ (टी.सी)/ २७४ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , श्री महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ७ पैकी, प्लॉट नं . सी -३, त्रिवेदी 
नगर , सरावली, बोईसर, ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 

असे करण्यात 
आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


- 


क्रमांक पी.एलआर /( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/(टी.सी )/ २७५ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , रघुपती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ७ पैकी, प्लॉट नं . सी -२, त्रिवेदी नगर, 
सरावली, बोईसर, ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


पालघर , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७. 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ४ ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर) /एच.एस.जी/(टि.सी) / २७६ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , साईसाची सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . २३३, प्लॉट नं . २२, सालवड , 
बोईसर (प.) , ता . जि . पालघर, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 

सुरेश अंधारे , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर)/एच.एस.जी/ (टि.सी)/ २७८ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , महावीर कुंज सी - सी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ४० + ४१ बी, सर्वे नं . ४० + ४१ क , 
सर्वे नं . ३९ / २, सर्वे नं . ३/२, गाव काटकर , रानी शिगांव रोड, बोईसर, ता . जि . पालघर, ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१७. 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर) /एच.एस.जी/ (टि.सी) / २७७ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , महावीर निवास - सी , गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १३५ / २ब / १ ( जुना सर्वे नं . २ / 
२ बी /१), मोरेश्वर कॉम्प्लेक्स, सरावली, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी.)/ २८६ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , फिया ऑर्चिड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ८२६ पैकी, प्लॉट 
क्र . १२० , माहिम रोड , पालघर (प. ) ता ., जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ २८८ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की, कुबेर कमर्शियल अॅण्ड रेसिडेन्शीयल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे 
नं . ९ ६ ड, हि . नं . २, सि.स. नं . १२२१, १२२४ , १२२५ , १२२६, १२२७, १२२८ , १२२९, १२३० , १२३१, १२३२, कुबेर शॉपिंग सेंटर, माहिम 
रोड, पालघर , ता., जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर . )/ एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ २८ ९ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , साई विठ्ठल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं. ४३, पैकी, भूखंड क्र . 
४ , लोकमान्य नगर, पालघर (प.), ता ., जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ५१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर /( पी.एल.आर. )/ एच.एस.जी ./( टी.सी .)/ २९ ० / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ऑर्चिड अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १६१, हिस्सा नंबर 
ए-१, बोईसर , खैरापाडा, बेटेगांव, बोईसर ( पू.), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./(टी.सी) / २८३ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री गणेश राधेश्याम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १७५/२ लक्ष्मण 
कॉम्प्लेक्स, काटकरपाडा, बोईसर ( प.), ता. जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी)/ २८४ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गायत्रीदेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ३५ , परडी नं . २, बोईसर, 
अवधूतनगर, ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


" 


क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./( टी.सी) / २८५ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , काशी नागेश अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ११ , हिस्सा 
नं . २,३, आणि ४ , पास्थळ, बोईसर (प.), ता ., जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./(पी.एल.आर.) / आर.एस.आर./(सीआर) /१२ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , जय महाराष्ट्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. साईकृपा बिल्डिंग , तळमजला, 
गाळा नं . १, संजय नगर, नवापूर रोड, ( राममंदीर जवळ ), बोईसर (प.), ता ., जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या 
साधन संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी . 

.एल.आर/ ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ (टि.सी )/ ३०७ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , तुलसी प्लाझा- सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ४८ ऐ, हिस्सा नं . २, नवली, 
पालघर (प.), ता ., जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक २७ एप्रिल २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ५३ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./( टी.सी )/ ३० ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , बालाजी कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ५१/१, २ + ३ / १ आणि 
६८/१, गाव -नवली, साईबाबा मंदिर रोड, पालघर ( पू.), ता. जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) /एच.एस.जी/ (टि.सी )/ ३८८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , केशवराज अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . ९ ४ अ -२, सर्वे नं . 
८६/२, ९ ५ अ -१, प्लॉट नं . ७, (सिटी सर्वे नं . १५२७, १५२९, १५३० , १५३१ आणि १५४२ ) भाऊसाहेब दांडेकर मार्ग, माहिम रोड, पालघर 
( प.), ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) 

अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


पालघर , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी ./ (टी.सी ) / ३८७ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीनहोम रोज -मेरी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं. १, २/२, १०३ ब, ११२ / 
अ / २, पालघर , ता . जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


•. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / एचएसजी/ ( टीसी )/ ३७६२/ २०१७-२०१८ / ७३/ सन २०१८.– सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , राजबाग बिल्डिंग नं . १६, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सीटीएस नं . ७८ , ७९ सर्वे 
नं . ४४ , ४५, एकूण क्षेत्र : १४६७२.२० चौ . मी . मौजे नेरळ, ता . कर्जत, जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० वा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी/ (टीसी )/ ३७०१/ २०१७-२०१८ / सन २०१८.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , राधहाईट सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. दहिवली, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनयम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० वा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


संस्था " 


कर्जत , 

कुमार चव्हाण, 
दिनांक २४ जानेवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कर्जत , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ केजेटी/ एचएसजी /(टीसी) / ३७६५ / २०१७-२०१८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , श्री दत्त कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. कर्जत , सीटीएस नं . २२ हिस्सा 
नं . ५ ब भाग-१,२,३,४,५, मी . मौजे कर्जत , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० वा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


, 


कर्जत , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

कर्जत , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ५५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/(टि.सी )/ ३९ ३/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 
जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि बि . नं . ४ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर सर्वे नं . ५२ 

आणि ५४ , व्हिलेज खैरे , पालघर , बोईसर रोड , बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./ (टी.सी )/ ३९ ४ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि बि . नं . ५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर सर्वे 
नं . ५२ आणि ५४ , व्हिलेज खैरे , पालघर, बोईसर रोड, बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी ) / ३९ ५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि बि . नं . ६ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर सर्वे 
नं . ५२ आणि ५४ , व्हिलेज खैरे , पालघर, बोईसर रोड, बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी 


संस्था , कर्जत , 

यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी./केजेटी /एचएसजी/ (टीसी)/ २०१७-२०१८ / ३७०३ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , स्टुडिओ हाई -५ फेस-१ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., धामोते-नेरळ, ता . कर्जत , 
जिल्हा रायगड, सीटीएस नं . ९ ६, हिस्सा नं. ४,५,६, आणि ७ प्लॉट नं. ४,५,६, व ७ मौजे - धामोते , क्षेत्र १२८७ चौ . मी . मौजे -धामोते 
नेरळ , ता . कर्जत , जिल्हा रायगड ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६० व नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


~ 


कर्जत , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत, जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र / ८७ / २०१८.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत 
आहे की, सुर्या रिव्हर सेवा सहकारी संस्था मर्या., प्लॉट नं . ६, गट नं. १६४, लालोंडे (फुलाचा पाडा ), मु. लालोंडे, पो. निहे , ता. पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर )/जी.एन.एल/ ( ओ) / ३१ / २०१७-२०१८ / सन २०१८, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


" 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र / २१७/ २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत 
आहे की , पार्श्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . ४५६, नूतन विद्यालयाजवळ, दापोली रोड , उमरोळी (प.), ता ., जि . पालघर नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर)/एच.एस.जी/ (टिसी )/ २९९ / २०१७-२०१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक १९ मार्च २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ५७ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, जिल्हा रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी/ केजेटी /एचएसजी / (टीसी)/ ३६९९/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जिल्हा रायगड याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , श्री सिद्धिविनायक रेसिडेन्सी सह. गृहनिर्माण मर्यादित, भिसेगाव, ता . कर्जत , जिल्हा रायगड, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० वा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत , 


दिनांक १८ जानेवारी २०१८ . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कर्जत , जि . रायगड. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./(टी.सी )/ ३९ ६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि, बि . नं . ७, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर, सर्वे 
नं . ५२ आणि ५४, व्हिलेज खैरे , पालघर , बोईसर रोड , बोईसर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी ) / ३ ९ ७ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि , बि . नं . ८ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर, सर्वे 
नं . ५२ आणि ५४ , व्हिलेज खैरे , पालघर, बोईसर रोड, बोईसर (प .), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ८ 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./(टी.सी )/ ३९ ८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , यशवंत सृष्टि बि . नं . ९ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., खैरे पालघर , सर्वे 
नं . ५२ आणि ५४, व्हिलेज खैरे , पालघर, बोईसर रोड, बोईसर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


अंधारे, 


पालघर , 
दिनांक २२ मे २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी )/ ३ ९९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , ओम श्री केशव कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. प्लॉट नं . २० , केशव 
कुंज इमारत, अल्याळी, पालघर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि . 
२४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


अंधारे, 


पालघर , 
दिनांक २३ मे २०१८ . 


सुरेश 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी ) / ३८ ९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , पुष्पम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ३, सर्व्हे नं . ९९ओ/ २, आर्य 
नगर , कोटी हॉस्पीटलजवळ , पालघर (प.), ता . जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . अधि. 
२४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
चे नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक ११ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ५ ९ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी ./ (टी.सी )/ ३१० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीनहोम बंगलो को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . १, २/२, १०३ ब, 
११२ / अ / २, पालघर , ता . जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


पालघर , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./ (टी.सी ) / ३८६/ २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीनहोम सनलोटस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे नं . १, २/२, १०३ 
ब, ११२ / अ/ २, पालघर , ता . जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


पालघर , 
दिनांक १० मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी ) / ३०८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , महावीर उत्सव- अ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ४ ९ / २, ५३/१, 
५३/ २ ओ, ५३/३, ५३/४, ५३/५ , ५३/७, ५३/ ९, ५४/१०, ५४/११ आणि ५४/१२, शेखावत नगर , गाव पास्थळ , बोईसर (प.), 
ता . जि . पालघर, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक २ मे २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ८ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी ) / ३०६ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , पार्श्व अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं. १०१ / १/१ ब आणि 
१६३/२, प्लॉट नं . २, फिलिया हॉस्पिटल जवळ , टेंभोडे रोड, पालघर ( प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


दिनांक १९ एप्रिल २०१८ . 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी )/ ३०५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
पालघर , जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , उत्सव अपार्टमेंट २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १०० , 
हिस्सा नं . १/२ ब , आणि सर्वे नं. १०१, हिस्सा नं . ४ पै, राजू गॅरेज जवळ , सुविधा सोसायटीच्या बाजुला, माहिम रोड, पालघर (प.), 
ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १९ एप्रिल २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./( टी.सी ) / ३०० / २०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर, जिल्हा पालघर याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , श्री लक्ष्मी “ अ ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ५० , हिस्सा नं . 
५ ( पै) , प्लॉट नं . ५५ , मौजे नवली, के. के . पाटील मार्ग, लोकमान्यनगर , पालघर (प.), ता . जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


सुरेश अंधारे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ६१ 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १७८३ / सन २०१७.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
साई अमृत को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३०२५७/ सन २०१७, सर्व्हे नं. ७०, 
हिस्सा नं . पैकी , प्लॉट नं . १, मौजे आयरे, मारूती महादेव नगर समोर , पराग बंगल्याजवळ , नांदिवली क्रॉस रोड, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 

सतिश एम. देवकते , 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १७८४ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
साई पॅलेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) /३०२५८/ सन २०१७, सर्व्हे नं. २४२ , 
हिस्सा नं . ४ ए, पैकी गार्डीयन स्कूल समोर , देसलेपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १७८१/ सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
जेनेसिस टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / / सन २०१७, सर्व्हे नं . ८४ , 
हिस्सा नं . २, पैकी प्लॉट नं. ३० , सीटीएस नं . २४२३ व २४२४ , मौजे गजबंधन पाथी, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १४५८ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , साई 
मानसी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ २९९ ८५ / सन २०१७, सर्व्हे नं . २९ , हिस्सा 
नं . ३ब , स्टार कॉलनी, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ /१३९ ७/ सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , तारांगण 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ २९९ ८४ / सन २०१७, नवीन सर्व्हे नं . ७८ , प्लॉट 
नं . ११, मौजे कांचनगाव , खंबाळपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


. 


" 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १३८६ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , रामन 
बिल्डींग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी ) / २ ९९ ८२ / सन २०१७, सर्व्हे नं . ६७ अ , हिस्सा 
नं . ४ पैकी, सर्व्हे नं . २४ , हिस्सा नं . ४ पैकी, मौजे गजबंधन पाथी, सीटी सर्व्हे नं . ७९ २५ ब व ७ ९ २७ ब, अश्वमेध कुरीअर समोर, 

ऑफ केळकर रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


~ 


डोंबिवली, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ६३ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २३७९ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री राम सदन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२७९ / सन २०१८ , सीटीएस नं . 
२७०० व २७०१, मौजे आजदे, गोळवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २३८० / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
जय गांवदेवी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम /एचएसजी ( टीसी)/ ३०२७८ / सन २०१८, सर्व्हे नं . ७४, 
हिस्सा नं . ३, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २०६५ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
विठ्ठल प्लाझा II , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२७३/ सन २०१८ , जुना सर्वे 
नं . ८७/५ , नवीन १०४/५, जुना सर्वे नं . १ ९ ६ / १५, १/१५ नवीन सर्व्हे नं . १९ ६/ १६ जुना, १/१६ नविन , लक्ष्मी पार्क जवळ , नविन कल्याण 
ठाकूर्ली रोड, मौजे कांचनगांव, ठाकूर्ली ( पू.), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


.... 


क्रमांक उपनि /डोंबिवली/ बी -१/१८४२/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , मायाप्रेम 
अपार्टमेंट, डी-विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२६३/ सन २०१७, सर्व्हे नं . 
६२ , हिस्सा नं . पैकी, गुलमोहर सोसायटी समोर , पी अॅण्ड टी कॉलनी रोड, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व.), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि /डोंबिवली/ बी -१/१८४३/ सन २०१७.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , मायाप्रेम 
अपार्टमेंट, ए, बी , सी -विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी) /३०२६२ / सन २०१७, 
सर्वे नं . ६२, हिस्सा नं . पैकी, गुलमोहर सोसायटी समोर, पी अॅण्ड टी कॉलनी रोड, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व.), ता. कल्याण, 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


डोंबिवली, 


दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १९ ३४ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , पार्वती 
अपार्टमेंट , बिल्डींग नं . १, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२६९ / सन २०१७, 
सर्व्हे नं . ४२, हिस्सा नं . १, मौजे कोळे , डोंबिवली ( पूर्व.), ता. कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ६५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १९ ३३ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
बालाजी दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०२६८ / सन २०१७, सीटीएस नं . 
५१२२ पैकी , जुना सर्व्हे नं. २०७ ए पैकी, नवीन सर्व्हे नं . ६३ पैकी , छेडा रोड , एस . व्हि . जोशी स्कूल , मौजे चोळे, डोंबिवली (पू.), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३ / १८०२/ सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
साई प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम/ एचएसजी (टीसी)/ ३०२६१/ सन २०१७, सर्व्हे नं . 
६५/५ पैकी, हिस्सा नं . १७/३ पैकी, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ /१८४१ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
सिमरन एलिगन्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम /एचएसजी ( टीसी)/ ३०२६४/ सन २०१७, प्लॉट नं . 
१२, सर्व्हे नं . ९१- अ, हिस्सा नं . १/१ , व ९१- ब, सीटीएस नं . ८८८१, टंडन रोड, रामनगर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९ 


६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १८०३/ सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
राजहंस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३०२५ ९/ सन २०१७, सर्व्हे नं. ३ ( २३ ), 
सीटीएस नं . २८८१ व २८ ९०, घनश्याम गुप्ते रोड , विष्णूनगर, टेलिफोन एक्सचेंज , मौजे-डोंबिवली (प.), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १८०१/ सन २०१७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
अबोली इस्टेट अरूंधती बी-विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२६० / सन २०१७, 
जुना सर्व्हे नं . २१७, नविन सर्वे नं . २८ , जुना सर्व्हे नं . १०१, नविन सर्व्हे नं . २९ , हिस्सा नं. पैकी , मौजे कांचनगाव, भोईरवाडी, खंबाळपाडा, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३/ १७१०/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
विष्णू को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२५५/ सन २०१७, सर्व्हे नं. ७ ( १३० ), 
हिस्सा नं . अ पैकी, आजदेगांव, डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ६७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, 

यांजकडून 
अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १६०० / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की, आर्शिवाद 
एक्सोटिका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ २९९९८ / सन २०१७, सर्व्हे नं . ४५ पैकी , 
प्लॉट नं . ३, सीटीएस नं . ८६४६ ते ८६४७, राजाजी पथ, रामनगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / १५८१/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , श्री 
हरी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम/ एचएसजी ( टीसी )/ २ ९९९ ७/ सन २०१७, सर्व्हे नं. १० , हिस्सा नं . 
०३, मौजे कोळेगांव निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, 
१ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


, 


. 


“ 


डोंबिवली, 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७. 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


~ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / २७४९९ / सन २०१५.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , गुरूकृपा 
ऋषिकेश को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ४५ , हिस्सा नं . १८ व २०, व्हिलेज नांदिवली, सर्वोदय पार्क जवळ , स्वामी समर्थ 
मठासमोर, नांदिवली भोपर रोड, नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / २७४९९ / सन २०१५ , दिनांक 
३ ऑगस्ट २०१५ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


" 


डोंबिवली, 


दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ . 


आर. जी . गायकवाड , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९अ 


६८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली, यांजकडून 
अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-३/ १५२९ / सन २०१७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , राजाई 
टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ २९९९ ३ / सन २०१७, सीटीएस नं . ३८५० आणि 
३८५१, जुना सर्व्हे नं . ११३, नविन सर्व्हे नं . ६०, जुना प्लॉट नं . ७२, ओ. बी. ७३, ओ. बी , प्लॉट नं . ८, ९, १०, ११ , नवी डोंबिवली, 
कोपर , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम 
क्रमांक २४ चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ १६६५ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
सिद्धिविनायक आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी ( टीसी) / ३०२५१/ सन २०१७, सर्व्ह 
नं . ३२७, हिस्सा नं . १ अ पैकी, सर्व्हे नं . २६८ , हिस्सा नं . २ पैकी, सीटीएस नं. १६१४ आणि १६१५ , मौजे नवागांव, अभ्युदय को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. लि., प्लॉट नं . १, दत्त मंदिरासमोर, महात्मा फुले रोड, डोंबिवली ( पश्चिम), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


डोंबिवली , 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, 


यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ /१६६६ / सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
बालाजी आंगन-सुंदरम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी )/ ३०००० / सन २०१७, चोळे 
जुना सर्वे नं . २४२ / अ, १/१ पैकी, नविन सर्व्हे नं . २८ , हिस्सा नं . १/१ पैकी, कांचनगाव जुना सर्व्हे नं . १२८/४ पैकी, नविन 
स . नं . ९०, हिस्सा नं . २, ४ अ, आणि ४ ब, सर्वोदय आशिष कॉम्प्लेक्स जवळ , महालक्ष्मी दर्शन समोर , नविन ठाकूर्ली रोड, चोळेगांव, 
ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम 
क्रमांक २४ चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ६९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१/१६७९ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , अंबर 
एनक्लेव्ह बिल्डींग नं . १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२५३/ सन २०१७, जुना 
सर्वे नं . २५४/४/४, ८२/१ व ८२/२, नविन सर्व्हे नं . ९ ४ / ४, + ३ पैकी + ५ पैकी, ९ ५ / १, ९ ५ / २, मौजे कांचनगाव , लक्ष्मी पार्क कल्याण 
जवळ , ठाकूर्ली रोड, ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि /डोंबिवली/ बी-१/ १६८० / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , सर्वोदय 
लिला बिल्डींग नं. २ ते ८ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम /एचएसजी (टीसी) / ३०२५४ / सन २०१७, 
जुना सर्वे नं . ६१, नविन सर्व्हे नं . १३ , हिस्सा नं . ४ , जुना सर्व्हे नं . ९ ५, नविन सर्व्हे नं . १४ , हिस्सा नं . १, २, ३, जुना सर्व्हे नं . ६४ , 
नविन सर्व्हे नं. ९, हिस्सा नं . ५ पैकी , मौजे कांचनगाव , गावदेवी मंदिराजवळ, कांचनगाव, नवीन कल्याण ठाकूर्ली रोड, ठाकूर्ली ( पूर्व ), ता . 
कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


डोंबिवली, 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली 

यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २८४६ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
न्यु रिजन्सी इस्टेट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०००० / सन २०१८ , बिल्डींग 
नं . १३, रिजन्सी इस्टेट , कल्याण शिळ रोड , दावडी , डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


असून उप वर्गीकरण 


डोंबिवली , 
दिनांक १४ मार्च २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २१५२ / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , गुरूदत्त 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी ) / ३०२७६/ सन २०१८, सर्व्हे नं . २४ , हिस्सा नं . १, 
मौजे नांदिवली, संघवी गार्डन शेजारी , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१ / २४०६ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की, शिवगंगा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३०२८०/ सन २०१८ , जुना सर्व्हे नं. १३०, नविन 
सर्व्हे नं. ८८, हिस्सा नं . ४, मौजे कांचनगांव, खंबाळपाडा मंजूनाथ कॉलेज जवळ , डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८. 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २४३१ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की गार्डनिया 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२८२ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ६२/३ पैकी आणि 
६२/४ पैकी मौजे घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ७१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २४३० / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
जिआर्डिनो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी )/ ३०२८१/ सन २०१८ , सर्व्हे नं . ६३/२ 
पैकी, मौजे घेसर , डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९६१ चा महा . 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १९ ७० / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , माऊली 
सदगुरू कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२७० / सन २०१७, सर्व्हे नं . ४६ , 
हिस्सा नं . २८ , चारू बामा स्कूलजवळ , विशाल पार्क मागे, कोपरगांव , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी 

संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३ /१९ ७१/ सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , कुंडलिक 
म्हात्रे को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम /एचएसजी (टीसी )/ ३०२७१ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ३९ , हिस्सा 
नं . ५/२, मौजे नांदिवली पी अँड टी कॉलनी, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


" 


७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २३८० / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , जय 
गांवदेवी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०२७८ / सन २०१८ , जुना सर्व्हे नं . १२९, 
नविन सर्व्हे नं . ४८ , हिस्सा नं . ७, मौजे सोनारपाडा, जी . आर. पाटील कॉलेजजवळ , कल्याण शिळ रोड, सोनारपाडा, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक ३० जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


~ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २४८६/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , वृंदावन 
कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी फेडरेशन लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / जीएनएल ( ओ )/ २०१२ / सन २०१८ , जुना सर्वे 
नं . ३४०/१४ (पार्ट ), नविन सर्व्हे नं . ८६/१४/२ ओ, ८६/१४/२ बी , जुना सर्व्हे नं . २१०/४, नविन सर्व्हे नं . ८८/४, मौजे शिवाजीनगर , 
जुना सर्व्हे नं . १७८ अ/ ३/ ९, नविन सर्व्हे नं . १२३/३ ( पार्ट ). मौजे चोळे , राजूनगर , शिवाजी पथ नं . २, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि /डोंबिवली/ बी-४ / २५३० / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , विवान 
एनक्लेव्ह बिल्डींग नं . २, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३०२८७/ सन २०१८, सर्वे 
नं . १३० , हिस्सा नं . अ, मौजे आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ७३ 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ २५३५ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , भराडी 
जननी बिल्डींग नं. १, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०२८९ / सन २०१८, सर्व्ह 
नं . ९, हिस्सा नं. १, आजदेपाडा, गणेश मंदिराजवळ, डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


. 


सतिश एम. देवकते, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक, सहकारी 

संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ २५५४ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , कृष्णाई 
कॉम्प्लेक्स ए-विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०२९ ३ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . 
६८ , हिस्सा नं . ७ पैकी , मौजे नांदिवली, पिंपळेश्वर कॉलनी, दामू पार्क जवळ, सागांव, मानपाडा रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . 
ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
वाचावे १. संस्थेचा दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचा अर्ज . 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २५७८ / सन २०१८.- उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये एक्सलन्सीया ए, बी , सी , डी , को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटीने या कार्यालयाकडे अर्ज केलेला आहे की , संस्थेची नोंदणी करतेवेळी एक्सलन्सीया ए, बी , सी , डी , ई, एफ विंग को 

ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्ह १२/६, १२/१२, १२/१३, १२/१४ , १२/१६, ७६/४ , ७६/५ , १२५/५ , ७५/११ मौजे उसरघर , डोंबिवली 
( पूर्व) असे नाव देण्यात आले होते . त्यानंतर जा . क्र . उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / विभाजन / २२३८ / सन २०१५ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ नुसार 
एक्सलन्सीया ए, बी , सी , डी , विंग असे विभाजन केलेले आहे त्यावेळी संस्थेस एक्सलन्सिया ए, बी , सी , डी , विंग को . ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., असे प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही तरी संस्थेस मुळ प्रमाणपत्र बदल करून देण्यास या कार्यालयाची काहीही हरकत नाही , 
संस्थेस खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक देण्यात येत आहे. 

शुद्धिपत्र 
एक्सलन्सिया ए, बी , सी , डी , विंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., स . १२/६, १२/१२, १२/१३ , १२/१४, १२/१६, ७६/४ , 
७६/५, १२५/५, ७५/११ मौजे उसरघर , डोंबिवली ( पूर्व ) असे वाचावे. 

सदरचे शुद्धिपत्र आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही शिक्क्यासह प्रसिद्ध करत आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० 


७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-४ / २५८२ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , सर्वोदय 
स्वरूप को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२९ ६/ सन २०१८, जुना सर्व्हे नं. २६१ , 
हिस्सा नं . २, नविन सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं. २, मौजे कांचनगाव, आर. बी . टी . शाळेजवळ, कांचनगाव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २५८३ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , विघ्नहर्ता 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी ) / ३०२९ ७/ सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . ८५, नविन सर्व्ह 
नं . ९८ , हिस्सा नं. ३ व ४ , मौजे कांचनगाव , लक्ष्मीपार्कच्या मागे, कांचनगाव , ठाकूर्ली, ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


हरनाम 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २५५५/ सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
भवन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०२९ १/ सन २०१८, सर्व्हे नं . ३३१ पैकी, 
सीटीएस नं . १३७ ९ ते १३८० , एम. जी . रोड, मौजे नवागांव , डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ७५ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २५५७/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , अधिसूचित करीत आहे की , 
लोढा फ्रेशिया ए. बी. सी . को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०२९२ / सन २०१८ , 
सर्व्हे नं . १३६/१ पैकी, १३६/२ पैकी , १३८/३ पैकी, १४४/२ पैकी , लोढा हेवन निळजे , कल्याण शिळ रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २५५६/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
रिव्हर दह्यू 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम/ एचएसजी ( टीसी )/ ३०२९ ४ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ६८ पैकी 
व ७० पैकी, मौजे घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २५५८ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, अधिसूचित करीत आहे की , 
व्हर्टिका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२९५ / सन २०१८, सर्व्हे नं . १८५/१० 
ए, व १८६/३ मौजे निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


डोंबिवली, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १० अ 


७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ २५३४ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
एक्झोटीका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०२८६ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ७३ व 
७६ पैकी, मौजे घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-४ / १८५७/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , विठाई 
कॉम्प्लेक्स ए-विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी (टीसी ) / ३०२६६ / सन २०१७, सर्व्हे नं . 
१७५ ९, १७७८, १७७ ९, १७८१०, १७८१ मौजे आजदे, गोळवली, डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / २०८२/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , आर. 
पी . रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२७४ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ८५ , 
हिस्सा नं . १३ पैकी , मौजे नांदिवली, देसलेपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


~ 


" 


डोंबिवली, 


दिनांक १७ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ७७ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २१०२ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शुभम 
हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी )/ ३०२७५/ सन २०१८ , सर्व्हे नं. ७४, हिस्सा 
नं . १/२, मौजे आयरे, सुनिल नगर, बहिणाबाई चौधरी उद्यानासमोर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


संस्था " 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १८ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २५२५ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्री हरी कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२८८ / सन २०१८ , सर्व्हे नं. १०४, 
हिस्सा नं . ४ , मौजे आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ २६४७/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
तारांगण को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२९९ / सन २०१८ , भुखंड क्र . एक्स ५५/१, 
मौजे गजबंधन पाथी , एमआयडीसी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक १४ मार्च २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २६०० / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , बद्री 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०२९ ८ / सन २०१८ , प्लॉट नं . २, ३, ४ , जुना 

सहें 
नं . ३४ ए, नवीन सर्व्हे नं . २९, मौजे आजदे, गोळवली, अमाकिन मोहमदिया भोईरवाडी, खंबाळपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि/ डोंबिवली/ बी -१ / २७०३/ सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , सैफी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०६५१/ सन २०१८ , प्लॉट नं . २, ३, ४ , 
जुना सर्व्हे नं . ३४ ए, नवीन सर्व्हे नं . २९, हिस्सा नं . १ पैकी , मौजे आजदे गोळवली, अमाकिन महंमदिया, भोईरवाडी, खंबाळपाडा रोड, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक 
२४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २७०५ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , आशापुरा 
प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी ( टीसी)/ ३०६५४ / सन २०१८ , नवीन सर्व्हे नं . २९ १, हिस्सा 
नं . २ पैकी, सीटीएस नं . ४७, मौजे नवागांव, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


. 


डोंबिवली, 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ७ ९ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-३/ २७०४ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , ओम 
साई संकल्प को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६५५ / सन २०१८, स . नं . १२१, हिस्सा 
नं . १ व २, मौजे दावडी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . 
अधि . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


" 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते , 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ /२५३७/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की, मधुसूदन 
रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०२९ ० / सन २०१८ , जुना सर्वे 

नविन सर्व्हे नं . १९, हिस्सा नं . २, व्हिलेज चोळेगांव , ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. अधि . २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


असून उप वर्गीकरण 


. 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८. 


" 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / १८ ९ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
अॅड्रियाटिका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/२९ ४८९ / सन २०१७, सर्व्हे नं . ६२/३ बी , 
६२/३ सी , ६२/३ एफ , ६२/३ जी , ६२/५ ए , ६२/५ बी , ६३/१ ए / ३, ६३/१ ए / ४ , ६३/१ ए / ४ , ६३/१ ए, १४ व ६२/२, मौजे घेसर , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . अधि . २४ ) चा कलम 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०(१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ३ मे २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

अधिसूचना 


डोंबिवली, यांजकडून 


~ 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-४ / २३५६ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , विनायक 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०२७७/ सन २०१८, आर . एच. ८६/२, मॉडेल कॉलेज 
जवळ , एम . आय. डी . सी . फेज-२, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-४ / १८५८ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , साई 
पुजा कॉम्प्लेक्स ए, बी, सी , डी-विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि.,नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०२६७/ सन २०१७, 
सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं. १६, ए. बी. जी , मौजे दावडी, डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


. 


" 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-१ / २७७१/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की, शिवालय 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०६६१ / सन २०१८, प्लॉट नं . १३१ , सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा 
नं . पैकी मौजे गजबंधन पाथी, अरोरा हाऊस, रामचंद्र नगर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


संस्था " 


डोंबिवली, 


दिनांक २७ मार्च २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ८१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २७५२ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , सोनाटा 
कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / जीएनएल ( ओ) / २०१३ / सन २०१८ , प्लॉट नं . पी - ४६ 
१, मौजे आजदे गोळवली, एम.आय.डी.सी. , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


~ 


डोंबिवली, 

एस . एम . देवकते, 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ २७६१/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , बालाजी 
सुमुख को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०६६०/ सन २०१८, सर्व्हे नं . १७, हिस्सा नं . 
३ , सर्व्हे नं. २७, हिस्सा नं . १, सर्व्हे नं. ६५, हिस्सा नं . ५ व प्लॉट नं . ३५ , मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


~ 


. 


“ 


डोंबिवली , 


" 


सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३/ २२२८ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , माँ 
आशापुरा टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी)/२९ ३६५ / सन २०१७, प्लॉट नं . २५ 
व २६, जुना सर्व्हे नं . ३२५, नविन सर्व्हे नं . २१० , मौजे नवागाव ( ठाकूर्ली), उमेश नगर, डोंबिवली (प.), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २ मार्च २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ११ 


८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २१७८ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , अंजनी 
पॅराडाईज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ २९ ३६१/ सन २०१७, सर्व्हे नं. ६८, हिस्सा 
नं . १२, नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 
चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम 
१० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
आहे. 


डोंबिवली , 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / २५२७/ सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , कृष्णाई 
छाया को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी) /३०२८५ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ६८ , हिस्सा 
नं . ७ पैकी, मौजे- नांदिवली तर्फे पंचानंद, दामू पार्कच्या मागे , सागांव , मानपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २७४ ९ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , इरविना 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६५ ९/ सन २०१८ , सर्व्हे नं . ९९ पैकी, १०१ पैकी , 
१०२ पैकी , १०३ पैकी, मौजे घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ८३ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-४ / २७४४ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , ओम 
विठ्ठल कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम /एचएसजी ( टीसी)/ ३०६५८ / सन २०१८ , प्लॉट नं . ३४३, सीटीएस 
नं . ११८७० ते ११८७३, हिस्सा नं. ९१/ ए, विठ्ठल मंदिर रोड, दत्तनगर, मौजे आयरे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था , 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


असून उप वर्गीकरण 


" 


डोंबिवली, 


सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २२ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३/ २७०२/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
सिद्धीविनायक को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६५३/ सन २०१८, सर्वे 
नं . ७१, हिस्सा नं . ३, मौजे नांदीवली, गणपती मंदिराजवळ , नांदिवली रोड , देसलेपाडा , डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २७०७ / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , रिव्हर 
स्केप को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी ( टीसी )/ ३०६५६ / सन २०१८ , सर्व्हे नं. ६६/७, ७० पैकी , 
मौजे घेसर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चा 
कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 
दिनांक १७ मार्च २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ११ अ 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २७०१/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , 
सिद्धिविनायक कृपा को- ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम/ एचएसजी ( टीसी)/ ३०६५२/ सन २०१८ , जुना घर 
नं . ३४५ व ५८७, नविन घर नं . ४२२ , ४२४ , मानपाड रोड , हनुमान मंदिर शेजारी, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


असून उप वर्गीकरण 


डोंबिवली , 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / १२२ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , शिव 
उपासना को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) /३०६६९ / सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . २१ , नविन 
सर्व्हे नं . ६६, हिस्सा नं. ५, पैकी, सीटीएस नं . २५६१ , २५६२, २५६४ ते २५७४ , मौजे डोंबिवली, पंडित दिनदयाळ रोड, डोंबिवली ( पश्चिम ), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


संस्था " 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ /१२४ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , श्रीनाथ 
दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी ( टीसी )/३०६६७/ सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . १२ ९, हिस्सा 
नं . ४, नविन सर्व्हे नं . १०२, हिस्सा नं . ४ , मौजे आजदेगांव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 


देवकते , 


दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


सतिश 

एम . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ८५ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


३४ अ , हिस्सा 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / | सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , नाजमी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०६६८ / सन २०१८ , जुना सर्व्हे नं . 
नं . १ पैकी , २ पैकी, सिटी सर्व्हे नं . ७ व ९, मौजे आजदे, गोळवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-४ / १५८ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , 
त्रिमूर्ती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी (टीसी)/ ३०६७१ / सन २०१८ , सर्व्हे नं. २, हिस्सा 
नं . ६, मौजे माणगांव , डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


" 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / १६३ / सन २०१८. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , जयराम 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६७२ / सन २०१८ , सीटीसर्व्हे क्र . २०७८ ते 
२०९ ५, मौजे आजदे, गोळवली, शिवसेना शाखेजवळ , आजदे गाव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि. ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 


दिनांक २५ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / | सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , मोरगाना 
डी ते जी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६६६ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . १०१/१, 
१०२/७, ८, २३५/२, व्हिलेज निळजे आणि ८५/२, ९ १/ १ पैकी, व्हिलेज घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक १२ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १८३/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , मथुरा 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०६७० / सन २०१८ , सीटी सर्व्हे क्र . २१, पाथर्ली 
गांव, दत्त मंदिरजवळ , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 


सतिश एम . देवकते , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ १६५ / सन २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , जी . एन. 
पी . सॉलिटरी इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / जीएनएल/ ( ओ)/२०१४/ सन २०१८ , टी. एस . 
१, विको नाका, नंदी पॅलेस हॉटेलजवळ , एम . आय. डी . सी . फेज-१, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


असून उप 


डोंबिवली, 
दिनांक २४ एप्रिल २०१८ . 


एस . एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ८७ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २२ ९/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , कृष्ण 
प्रेम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी )/ ३०६७३ / सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . १२१ , हिस्सा 
नं . १७ ल, मौजे दावडी , चर्चजवळ, रिजन्सी इस्टेट शेजारी, डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


डोंबिवली, 
दिनांक १६ मे २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ३५३/ सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , वास्तु 
हेरीटेज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) /३०६८० / सन २०१८ , जुना सर्व्हे नं. १४४ , 
सर्व्हे नं . २४, हिस्सा नं . ३, मौजे चोळे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली , 


सतिश 

एम . देवकते , 
दिनांक ६ जून २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-३/ ३४८ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , कृष्णा 
हाईटस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) /३०६८१/ सन २०१८, सर्व्हे नं . ८५ , हिस्सा 
नं . ७/२, मौजे नांदिवली, पंचानंद , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


- 


डोंबिवली, 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २८५/ सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , रामदास 
कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०६७४ / सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . १२६, 
न्यु सर्वे नं . ७०, हिस्सा नं . ६, मौजे कांचनगाव , पारस मेडिकल सर्व्हिस जवळ , कांचनगांव, खंबाळपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


डोंबिवली , 


दिनांक २५ मे २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २९ १ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , जयेश 
कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी )/ ३०६७५/ सन २०१८ , प्लॉट नं . ४७, सर्व्हे नं . 
३२७/१ , हिस्सा नं . अ पैकी, सीटीसर्व्हे नं. २२ ९ ० आणि २२ ९ १, व्हिलेज ठाकूर्ली, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


संस्था " 


डोंबिवली, 


दिनांक २५ मे २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / २८६ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , मोहम्मदी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी)/ ३०६७६ / सन २०१८ , जुना सर्व्हे नं . ३४ ए, नवीन 
सर्व्हे नं . २९ , हिस्सा नं. १ पैकी, प्लॉट नं . १ ते १२, खंबाळपाडा रोड, भोईरवाडी, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


सतिश एम. देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ८ ९ 

उप निबंधक , सहकारी 

संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-४ / ३२३ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , शुभम 
गॅलेक्सी सी व डी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०६७८ / सन २०१८ , सीटीएस 
नं . ४ ९१८ , ४ ९ ४८ ते ४ ९ ५०, ४९ ५४ , ४९ ६ ९ अ/ ब, मौजे आयरे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


असून उप 


डोंबिवली , 


दिनांक ४ जून २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१ / ३२२ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे सूचित करीत आहे की , मैत्री इंदिरा 
सदन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०६७७/ सन २०१८, जुना सर्व्हे नं . 
३७९ए, नवीन सर्वे नं . ७२ ए, हिस्सा नं . १, अ / १, अ , सीटीस . नं . ६८७४ ते ६८७६, व्हिलेज नवागांव , ठाकूर्ली, गणेश मंदिर रोड, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


. 


डोंबिवली, 

सतिश एम. देवकते, 
दिनांक ४ जून २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / ३५४ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे सूचित करीत आहे की , आई 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / ३०६७९ / सन २०१८ , सर्व्हे नं . ९१ ए / १/ १, ९ १ ब , 
सीटीस . नं . ८२६४ , मौजे आयरे, डोंबिवली को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., प्लॉट नं . २९, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


~ 


संस्था " 


डोंबिवली, 
दिनांक ६ जून २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / १५३१/ सन २०१७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे, सूचित करीत आहे की , न्यु 
गणराज पार्क ए व बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी (टीसी)/ २९९९१/ सन २०१७, सर्व्ह 
नं . १५, हिस्सा नं . १० पैकी, मौजे नांदिवली, बामणदेव मंदिरजवळ , मे फ्लोरा बिल्डींग समोर , नांदिवली टेकडी, नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


डोंबिवली, 

सतिश एम . देवकते , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ १२२९ / सन २०१७.– उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली , याद्वारे , सूचित करीत आहे की , युनिटी 
हाईटस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी (टीसी) / २९९६७/ सन २०१७, जुना सर्व्हे नं. ३४ , हिस्सा 
नं . ४ पैकी, नवीन सर्व्हे नं. ३४ , हिस्सा नं . ४ ब, मौजे -नांदिवली, तर्फे पंचानंद, इंम्प्रेस मॉल समोर , मानपाडा रोड, सागाव, डोंबिवली (पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


- 


" 


डोंबिवली , 

सतिश एम . देवकते, 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी/ २०१८ / ४३१.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री बाळकृष्ण दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., कुंभवडे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एस.डी.जी./ के.के.आय./ अ.जी.आर./ ओ./ ४७८ / सन २०१८ , दिनांक २५ 
मे २०१८ रोजी नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था " 

असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग. 


९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ /५५/ सन २०१८. उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, याद्वारे , सूचित करीत आहे की , आरव 
हाईटस ए-विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी) /३०६६४ / सन २०१८ , जुना 
सर्व्हे नं . ११५ , नवीन सर्व्हे नं . २६, हिस्सा नं . १४ , १५ , १६/१ ए, जुनी डोंबिवली, नेमाडे गल्ली, तेलकोस वाडी, डोंबिवली ( पश्चिम ), 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


डोंबिवली , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ २९ / सन २०१८.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , शिवनेरी 
टॉवर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी (टीसी)/ ३०६६३ / सन २०१८, प्लॉट नं. १५ , 
सर्व्हे नं . ९ ३ अ पैकी, सीटीएस नं . ४८ ९१ मौजे आयरे नांदिवली रोड, दिग्वीजय को - ऑप हौसिंग सोसायटी, डोंबिवली (पूर्व) , ता . कल्याण, 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक ४ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


" 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि /डोंबिवली/ बी -३ / ०८ / सन २०१८.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , याद्वारे, सूचित करीत आहे की , युगंधर 
सुदामा डी -विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टीसी) / ३०६६३/ सन २०१८ , सर्व्हे नं . ७२, 
हिस्सा नं . १, सीटीसर्वे नं . १०८४८ ते १० ९ ०४ व १० ९ ०६ ते १०९ १६, मौजे गजबंधन पाथी, मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


दिनांक २ एप्रिल २०१८ . 


सतिश एम . देवकते, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १२ अ 


९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / डब्ल्युएस / जीएनएल / ( ओ)/११६४५/८५८.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करित आहे की , नियो . सुनिता महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , हरीयाली व्हिलेज, विक्रोळी ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०८३, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


" 


. 


नवी मुंबई, 

राजेश लव्हेकर, 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एस -विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी./ (टिसी)/११००४/४२४/२०१७-२०१८.–सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रुणवाल मॅपल को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., रुणवाल ग्रीन्स मॅपल , सी.टी.एस. नं . ६८१/ अ / ७, 
६८१/ अ/ ८, ६८१ / अ / ९, फोर्टीस हॉस्पीटल जवळ, मुलुंड- गोरेगाव लिंक रोड, भांडुप ( प.), मुंबई ४०० ०७८, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


नवी मुंबई, 

राजेश लव्हेकर, 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस-विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी ./ (टिसी)/११००३/४२३/२०१७-२०१८.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करित आहे की , रुणवाल ओकवड को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि., रुणवाल ग्रीन्स ओकवूड, सी.टी.एस. नं. ६८१ / अ/ ७, 
६८१ / अ / ८, ६८१ / अ /९, फोर्टीस हॉस्पीटल जवळ , मुलुंड- गोरेगाव लिंक रोड, भांडुप (प.), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ९ ३ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी./ (टिसी) /११००१/४०१/२०१७-२०१८.–सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो . निर्मल निवास को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . सीटीएस नं . ७३४ , ७३४/१ ते ७ व ७३५, कांजुर 
व्हिलेज , भांडूप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 

राजेश लव्हेकर, 
दिनांक १ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी /(टीसी) / ३७४१/ सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहीर करतात की , 
साई कृष्ण मुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., देवनगरी -पेण , ता . पेण , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पेण , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण - रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /पीईएन / एचएसजी/ (टीसी) / ३७४२ / सन २०१८. – सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहीर करतात की , 
साई 

यमुना कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., विश्वेश्वर नगर-पेण, ता . पेण , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


" 


पेण , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण- रायगड . 


९ ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी /( टीसी) / ३७४३ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड जाहिर करतात की , 
एकदंत हिल व्ह्यु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., आनंदनगर , रामवाडी-पेण, ता . पेण जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


~ 


" 


हांडे , 


पेण, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८. 


बाळकृष्ण 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी /पीईएन / एचएसजी/ (टीसी) / ३६५४ / सन २०१८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिर करतात की , 
ओअॅसिस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., चिंचपाडा-पेण, ता . पेण जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


" 


पेण , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीईएन / एचएसजी/ (टीसी) / ३६५३/ सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड जाहिर करतात की , 
यासिका टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., चिंचपाडा-पेण , ता . पेण जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पेण , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . 


बाळकृष्ण हांडे, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पेण - रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ९ ५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एच.एस.जी./ (टिसी )/२०७/१६०६२/२०१७-१८/२०१८.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पूर्व, 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अ.जी.पार्क विंग- बी, को - ऑप.हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . २६ / ए, प्लॉट नं . ९ ७, 
एफ.एन. नं . ११९, टीपीएस -५, प्रभात कॉलनी, सांताक्रुझ, ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु-एच ई/ एचएसजी/ टीसी/ 
१६०६२/ २०१७-१८ / २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


. 


मुंबई, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८. 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच -पूर्व, विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / जी.एन.एल ./( ओ) /११६४१/४०८/२०१७-१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो . ठक्कर हाईटस प्रिमायसेस को - ऑप . सोसा. लि ., सीटीएस नं . ३६४ , ३६४/१ व २, सर्व्हे नं . 
७६, हिस्सा नं . २(पीटी), व्हिलेज , भांडुप (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 


. 


मुंबई , 

राजेश लव्हेकर , 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एस -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / जी.एन.एल ./ ( ओ)/११६६२/९१९/२०१८-१९.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. रुणवाल गॅलरीया कमर्शीयल कॉम्प्लेक्स को - ऑप. प्रिमायसेस सोसा. लि ., रुणवाल ग्रीन्स गॅलरीया, सीटीएस 
नं . ६८१/ अ / ७, ६८१/ अ / ८, ६८१/ अ / ९, फोर्टीस हॉस्पीटल जवळ , गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड , भांडुप (प), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


- 


" 


नवी मुंबई, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग , मुंबई. 


९ ६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / डब्युएस / जी.एन.एल./ ( ओ)/११६४४.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. अंबिका महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , टागोर नगर , विक्रोळी (पूर्व) मुंबई ४०० ०८३, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

राजेश लव्हेकर , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एस -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माणगाव , जि . रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिम / संस्था नोंदणी / अधिसू/ सन २०१८. — नियोजित महादेव कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, गणेश आळी, 
श्रीवर्धन, ता . श्रीवर्धन , जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एसडीएन / एचएसजी/ (टीसी)/ १३५८ / सन २०१८ , दिनांक २८ मार्च २०१८ नुसार नोंदविण्यात 
आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ चा नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे. 


रायगड , 
दिनांक २८ मार्च २०१८ . 


सुनिल मोरे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

माणगाव ( रायगड ) . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच / पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी /टिसी / ६०० /१६०६३/ २०१८-१९ /२०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच-पूर्व विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शेल्टन बी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १४४, कोलेकल्याण , शेल्टन अपार्टमेंट , 
नेहरू रोड, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०५५ , नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यु-एच ई / एचएसजी/टिसी/ १६०६३/ २०१८-१९ / २०१८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १२ एप्रिल २०१८ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व विभाग, मुबंई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ९ ७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


. 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/ जीईएन/ ( ओ)/६१८/२६१५/२०१८-१९/२०१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पूर्वविभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कात्यायनी इन्क्लेव्ह सी विंग प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ११७ बी आणि ११७ 
सी, दत्त मंदिर रोड , वाकोला, सांताक्रुझ ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यु-एच ई/ जीईएन /( ओ)/ २६१५/१८-१९ / २०१८ , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक २१ एप्रिल २०१८ . 


. 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

एच- पूर्व विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच / पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / जीईएन/ ( ओ)/६३३/२६१६/२०१८-१९/२०१८.–सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महाराष्ट्र सेवा सहकारी संस्था मर्या., ४२, शेणॉयवाडी, जवाहरनगर , साईबाबा रोड, खार , ( पूर्व ), मुंबई 
४०० ०५१, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यु- एच ई / जीईएन / ( ओ) / २६१६ / १८-१९ / २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच - पूर्व विभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी/(टिसी) /११००९/२०१८-१९.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो रघुनाथ हाईटस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., जुना सीटीएस नं . ५२६ / सी व नविन सीटीएस नं . ५२६ / 
सी / २, एम. डी . केणी मार्ग, आरबीआय कॉलनी समोर , भांडुप ( पूर्व), मुंबई ४०० ०४२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 


. 


" 


मुंबई, 
दिनांक २५ मे २०१८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस -विभाग, मुंबई. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १३ 


९ ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई शहर , झो.पु.प्रा. : मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ३ / सन २०१८. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, गॅलेक्सी कॉम्प्लेक्स को - ऑप. हौसिंग सोसायटी मर्यादित , सी . एस . नं . ८५ ९ , 
८६०, ८६१ व ८४ ९ जेरबाई वाडीया रोड, परेल, भोईवाडा, शिवडी डिव्हीजन , मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) ९ (१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए / एच.एस.जी./टि.सी. /१३१५ ९ / सन २०१८ , दिनांक ८ मे 
२०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


रविंद्र इटकर , 


. 


मुंबई, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

मुबंई शहर, झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच / पूर्व विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएच ई/ एचएसजी/टिसी / ७६६/ १६०६४ /२०१८-१९ / २०१८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एच-पूर्व, विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, फातीमा आर्च को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १३८, सीटीएस नं . ६२०७, ६२०८ आणि 
६२०९, कोलेकल्याण, कालिना व्हिलेज, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०२ ९, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यु-एच-ई/ एचएसजी/टिसी/ १६०६४ / 
२०१८-१९/ २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


संस्था " 


मुंबई, 
दिनांक ५ जून २०१८ . 


सुनिल हिरे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एच- पूर्वविभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी/टिसी/ १६०८३ / सन २०१८ /१३३३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , बांद्रा मताई मेन्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., मताई मेन्शन , ३६, सेंट जॉन बाप्टीस्ट रोड, 
बांद्रा (प), मुंबई ४०० ०५०, नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी /टिसी/ १६०८३ / सन २०१८, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ जून २०१८ . 


बी . एस . कटरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच - पश्चिम विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ९९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्यू - जी - एस / जी.एन.एल ./ ( ओ)/ ७८ ९ / २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एस -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , मैत्रेया सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., ६०/६७, बी.डी.डी. चाळ , डॉ . जी . एम. भोसले मार्ग, 
वरळी , मुंबई ४०० ०१८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण - सर्वसाधारण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ इतर सामाजिक संस्था " असे आहे . 


. 


मुंबई, 

निलम ज्ञा . पिंगळे, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

जी / एस-विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पेण - रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / एचएसजी /(टीसी)/ ३६५० / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिर करतात की , 
युनिक भवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. चिंचपाडा-पेण , ता . पेण, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


पेण, 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ . 


बाळकृष्ण हांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण - रायगड . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 


वडवली, 


क्रमांक मुंम / उपनि / बी -१/ ९५३ / २०१७/नो.क्र . एमयुएम/टिएनए / एमएचएडीबी /एचएसजी/(टिओ)/ (टीसी)/१४/२०१७-२०१८.- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “ भूमिराज व्हिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., प्लॉट नं . सी -१७, सर्व्हे नं. ३७/१ अॅन्ड ३९ / ८ , 

अंबरनाथ ( पूर्व), ४२१ ५०१. ” हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ याचा नियम १०(१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


राजेंद्र गायकवाड, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

( मुंबई शहर व कोकण मंडळ ) , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ / म्हाडा , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १३ अ 


१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक सनिक / अ / नोंदणी रद्द / सुलक्षणा मजूर / कलम २१/ २०१८.– मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कणकवली, मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, सुलक्षणा मागासवर्गीय 
मजूर सहकारी संस्था मर्या., नांदगाव , ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित 
झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . तसेच, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी / एल / १०७४ / सन २०० ९ 
१०, दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २००९ रद्द करणेत येत आहे. आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे 
बंद झाले आहे . 


सदरचे आदेश आज दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


एस . एच. कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिक / अ /नोंदणी रद्द / कोकण रेल्वे प्र. औ. उत्पा./ कलम २१ / ४६६/ २०१८.– मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली, मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , कोकण 
रेल्वे औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . तसेच , संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केकेआय /पीआरडी / ( आय) / १०७२ / सन २००१, दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२००१ रद्द करणेत येत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 

सदरचे आदेश आज दिनांक ९ जून २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कणकवली यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिक / अ/ नोंदणी रद्द / एल.पी.ग्रा.बि.शे.पत / कलम २१ / ४५१/ २०१८.- मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, कणकवली, मला, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , एल . पी . ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, ( नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केकेआय/ आरएसआर/ १०६५ / 
सन १९९ ८ , दिनांक २८ मे १ ९९ ८ ) या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत आहे. तसेच, संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / आरएसआर / १०६५ / सन १९९ ८ , दिनांक २८ मे १९९ ८ रद्द 
करणेत येत आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे . सदरचे आदेश आज दिनांक 
३१ मे २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


एस . एच . कांबळे . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १०१ 

विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था , कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
वाचावे. ( १ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्र . विसनि / कोंकण / वि -१ / क. १५६ / ठाणे जिमस / २२ / सन २०१८ , दिनांक १० मे 

२०१८ रोजीचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये आदेश . 
( २ ) ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील पत्र दिनांक ४ जून २०१८ ( प्राप्त दिनांक ६ जून २०१८ ). 

शुद्धिपत्र 


क्रमांक विसनि / कोंकण / वि -१/ क. १५६/ ठाणे जिमस / शुद्धिपत्रक / ०२/ सन २०१८. - वरील वाचावे क्रमांक (१) मध्ये नमूद या कार्यालयाकडील 
आदेश क्र . विसनि / कोंकण / वि -१ / क . १५६ / ठाणे जिमस / २२ / सन २०१८ , दिनांक १० मे २०१८ अन्वये निर्गमित आदेशामध्ये वाचावे क्र . ( २ ) 
अन्वये निदर्शनास आणलेवरून खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशातील क्र . १ ते ३७ अधिकाऱ्यांचे नावासमोरील कार्यक्षेत्र “ ठाणे जिल्हा ” ऐवजी “ ठाणे जिल्हा व पालघर जिल्हा " 
असे वाचावे. 

सदरचे शुद्धिपत्र संबंधित आदेशासोबत जोडून ठेवावे. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १३ जून २०१८ . 


ज्योती आ . लाठकर , 
विभागीय सह निबंधक , सहकारी संस्था , 

कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएस / एच.एस.जी ./(टीसी)/११०२३/२०१८-१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. स्कायलाईन स्पार्कल को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सीटीएस नं . ३९ ३, डब्ल्यु. एस. आयक्रोन लि . , 
सुभाष रोड , भांडूप व्हिलेज, नाहुर (प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 
चे कलम ( ९)( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २९ जून २०१८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एस -विभाग, मुंबई. 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 

आदेश 


~ 


~ 


क्रमांक जिउनि/ ठाणे / बी-४ / कृउबासकल्याण / प्रशासक / २०१८ / २५४१.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियम ) 
अधिनियम , १९ ६३ चे कलम १५ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी, शहाजी पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे, जि . ठाणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कल्याण , ता . कल्याण, जि . ठाणे या बाजार समितीस शासनामार्फत देण्यात आलेली मुदतवाढ 
रद्द केल्याने बाजार समितीवर कार्यरत असलेले संचालक मंडळ बरखास्त करून बरखास्त केलेल्या संचालक मंडळाचे जागी बाजार समितीचे 
दैनंदिन कामकाज पहाण्यासाठी श्री. शहाजी पाटील, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी देत आहे . 


शहाजी पाटील, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे . 


१०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / नोंदणी रद्द / महापुरूष पा . सह. सं. करंजे / कलम २१/ ४६२ / सन २०१८. – मी , एस. एच. कांबळे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , महापुरूष 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्या., करंजे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द 
करण्याचा आदेश देत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एलएफटी / १०६४ / ० ९-१० / सन २०० ९, दिनांक २२ डिसेंबर २०० ९ 
रद्द करणेत येत आहे . 

आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे . सदरचे आदेश आज दिनांक 
९ जून २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


एस. एच. कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिक / अ / नोंदणी रद्द / रामेश्वर महीला औद्यो./ कलम २१ / ४४ ९ / २०१८.- मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, कणकवली, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , रामेश्वर महीला 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिरवंडे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, या संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी / ( आय ) / १०६८ / १९९ ८ , दिनांक २० मार्च 
१९९ ८ रद्द करणेत येत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद झाले आहे. सदरचे आदेश आज 
दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिविविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश /कलम १०२/ सन २०१८ / ३००.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग आदेश देतो कि , 
जय खंडोबा मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या., मु . नवखार , पो. न्हावे, ता. रोहा, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ आरएचए / आरएसआर 
( एसआर)/ ४६४ /( डी )/ ११ , दिनांक २२ जुलै २०११ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व याच अधिनियमातील 
कलम १०३(१) अनव्ये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . मा . ज. भाटकर, सहकारी अधिकारी श्रे-२, अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे. 
उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज, पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट - कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे . वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १०३ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

आदेश 


~ 


क्रमांक सनिमा / वि-१ / मा.ता.देखरेख संघ / कलम २१/नों.र.बा./ २०१७ / ७४५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , के . आर. धुळप , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण , जि . सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये 
मालवण तालुका सहकारी देखरेख संघ मर्या., मालवण, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / 
जीएनएल ( एस ) ७५१ /९१- ९ २, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९१ या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेत येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्था 
विघटीत झाली असून ती संस्थापित संस्था म्हणून असल्याचे बंद झाले आहे . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे. 


के . आर . धुळप, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मालवण. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / एचएसजी /(टीसी)/ ७६२ / सन २०१८.- दिनांक ६ जुलै २०१८ च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
प्रतिभा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मालवण, तालुका मालवण, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 
चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


“ 


मालवण , 
दिनांक ६ जुलै २०१८ . 


कृ . रा . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मालवण. 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सी.एस.एल. १४९ ३ / ११६२ /सीआर 

४७/१५ सी -१, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ . 
( २ ) संस्थेचे दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी संस्था पुनरुज्जीवन करणेबाबत झालेल्या सभेचे इतिवृत्त. 
( ३ ) अवसायक , शिवतेज खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्या., कोळंब, ता . मालवण ( अवसायनात ) या संस्थेचे 

पुनरुज्जीवन करणेबाबतचा दिनांक १५ मे २०१७ रोजीचा प्रस्ताव. 
( ४ ) या कार्यालयाचा जा.क्र.सनिमा / वि -१ /शिवतेज खारभूमी / कलम १९ / २०१७, दिनांक ३१ मे २०१७ चा पुनर्रचना 


मसुदा आदेश . 


आदेश 


. 


. 


क्रमांक सनिमा/ वि -१/सिवतेज खारभूमी / कलम १९ / २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चे 
कलम १९ व नियम १८( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारापरत्वे मी , के. आर . धुळप, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण, 
जि . सिंधुदुर्ग या आदेशान्वये शिवतेज खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्या., कोळंब, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी 
उपरोक्त वाचले क्रमांक ( ४ ) ने पारित करणेत आलेला दिनांक ३१ मे २०१७ चा पुनर्रचनेबाबतचा मसुदा आदेश कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेशात नमूद केलेल्या १ ते १२ अटी शर्तीनुसार व आदेशात नमूद केलेल्या ९ हंगामी व्यवस्थापक समिती सदस्यानी कामकाज 
करावे व विहित मुदतीत वेळोवेळी अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आला. 


के . आर . धुळप, 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मालवण. 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


~ 


क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२/ सन २०१८ / ३०१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो कि , 
श्रमजीवी दूध उत्पादक सह. संस्था मर्या. मु., पो . कोषाणे, ता . कर्जत , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ केजेटी / अजेआर( ओ)/ ३९ ५ 
( डी ), दिनांक ८ ऑक्टोबर २००० अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व याच अधिनियमातील कलम १०३(१ ) 
अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग 
यांची नेमणूक करीत आहे . उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूंवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे 
असे अगर तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची 
कागदपत्रे, दस्तऐवज, पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ चे पोट-कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे . वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिमु/ वि . १/ कलम १०२ ( २) / अंतिम आदेश / ४४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अशोक मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड, ता . मुरुड, जि . रायगड जलराणी पर्यटक 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , राजपुरी , ता . मुरुड, जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय आदेश कायम करून 
अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १) नुसार श्री. डी . एस. बांगर, सहकारी अधिकारी, 
श्रेणी-२ , मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ जून २०१८ रोजी देत आहे. 


अशोक मोरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुरुड , जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुरुड यांजकडून 

आदेश 


~ 


क्रमांक सनिमु / वि . १/ कलम १०२ ( २) / अंतिम आदेश / ४३ / सन २०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , अशोक धोंडीराम मोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , ता . मुरुड, 
जि . रायगड कोर्लई महिला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या., कोर्लई , ता . मुरुड, जि . रायगड ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी उपरोक्त मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून अंतिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०३ (१) नुसार श्री . डी . 

एस . 
बांगर, सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, मुरुड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ जून २०१८ रोजी देत आहे. 


अशोक मोरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुरुड , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १०५ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक टीएनए / बीडब्ल्यूआय / एचएसजी/ (टीसी)/ २ ९ ४४० / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भिवंडी 
तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साईराम अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्वे नं . ९ ६ , हिस्सा नं . ४ , 
रेतीबंदर रोड , काल्हेर-व्हिलेज , भिवंडी, तालुका भिवंडी, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. 
२४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


भिवंडी, 
दिनांक १३ एप्रिल २०१७. 


सुदाम काठे , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

भिवंडी. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / बीडब्ल्यूआय /एचएसजी /( टीसी)/ २९ ८०५ /२०१७-२०१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भिवंडी 
तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , एकदंत अ बिल्डिंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नं. १४६, कशेळी 
व्हिलेज, भिवंडी, तालुका भिवंडी , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


“ 


भिवंडी, 
दिनांक १९ जून २०१७. 


आर . एस . लोखंडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

भिवंडी . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भिवंडी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए / बीडब्ल्यूआय /एचएसजी/(टीसी)/ २९ ४३ ९ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भिवंडी 
तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , स्वराज्य रेसिडेन्सी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नं . १४/२, दुर्गेश साजच्या 
बाजूला, कशेळी, भिवंडी, तालुका भिवंडी, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


" 


भिवंडी, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१७ . 


सुदाम काठे , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

भिवंडी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १४ 


१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनि / उ. नगर ./ बी-१/ हौ / नोंदणी / ३९० / सन २०१७. - मयुर को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि , ब्लॉक नं . सी -७७, रूम नं. २८ ९, 
सी ब्लॉक रोड , उल्हासनगर -३, ता . उल्हासनगर, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए / युएलआर / एचएसजी/ (टिसी) / २९ ६०१/ २०१७-२०१८ / 
सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१)) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


कल्याण, 
दिनांक ३१ मे २०१७ . 


सुदाम काठे , 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उल्हासनगर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / उ. नगर./ बी -१ / हौ / नोंदणी/ ४१ / सन २०१७.– न्युयॉर्क पॅलेस को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि , उल्हासनगर ४, सी.टी.एस. 
नं . २०७८०, ब्लॉक नं . ए-४३५ , उल्हासनगर-४, ता . उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए/ युएलआर / एचएसजी /(टीसी) / २७१७१/ 
२०१७-२०१८ / सन २०१७, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 


. 


“ 


असे आहे . 


कल्याण , 

एस . एम . गोसावी , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१७. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उल्हासनगर तालुका. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी/ २०१७ / ५५०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , कल्पवृक्ष दुग्ध व्यवसायिक 
सहकारी संस्था मर्या., कुंभार्ली, तालुका सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. / एस.डब्ल्यू.डी/ अ.जी.आर. / ओ.- ४६३ / सन २०१७, दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०(१) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 

इतर कृषी संस्था 

असे आहे . 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७. 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १०७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएस / जीएनएल / ओ/ ११५८३/ २०१७-१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेंटिनेल को - ऑपरेटिव्ह प्रिमायसेस सोसायटी लि ., बिल्डींग नं . २, सेक्टर नं . IV - B ऑन प्लॉट बेअरींग 
सीटीएस नं . ४/६, ऑफ व्हिलेज पवई, हिरानंदानी गार्डन , पवई, मुंबई ४०० ०७६. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ 
चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


नवी मुंबई, 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१७ . 


संध्या बावनकुळे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एस-विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी ) /एचएसजी/ (टीसी) / ९ ६६ / सन २०१५. मी , बी . के. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी 
याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १८ (१) अन्वये शंखेश्वरनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. शिवाजीनगर , रत्नागिरी , 
या मूळ संस्थेचे विभाजन करणेत आलेमुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ प्रमाणे शंखेश्वरनगर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. शिवाजीनगर, रत्नागिरी ( या संस्थेचे विभाजन झालेमुळे ) या संस्थेचा पंजिबद्ध क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी/ ( टीसी) / 
९ ६६ / सन २००६, दिनांक ३० ऑक्टोबर २००६ याद्वारे रद्द करीत आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ जून २०१५ . 


बी . के . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू -पी /एच.एस.जी ./ (टीसी )/ २८०४ / २०१६-२०१७/ सन २०१६.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साईदर्शन को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , प्लॉट नं. १७०, जवाहर नगर रोड नं. २, गोरेगाव ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१६ . 


जे . डी . पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १४ अ 


१०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / जी.एन.एल./ ओ / ३०७० /२०१६-२०१७/ सन २०१६.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , प्रियदर्शनी महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, डेवीड जोसेफ चाळ , रुम नं. १२, पुष्पा पार्क , बाणडोंगरी, 
वाघेश्वरी मंदिराजवळ, मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या 
कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


. 


संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 


" 


. 


मुंबई, 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी-विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी / जी.एन.एल. / ओ/१४०३ /२०१६-२०१७/ सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , कार्पोरेट अॅनेक्स प्रिमायसेस को - ऑप. सोसा. लि ., सीटीएस नं . ४८६, ४८६/१ ते ४ व सीटीएस नं. ४८७, 
४८७/१ ते २२, ऑफ व्हिलेज पहाडी, गोरेगाव (पू.), मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ 
चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


मुंबई, 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक ९ मार्च २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू -पी / एच.एस.जी./ टिसी / ९५३ / २०१६-२०१७ / सन २०१७.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की, पद्मावती क्रिपा को - ऑप . हौ. सोसा. लि ., एम. जी . रोड, एल . टी . रोड नं. ०२, सीटीएस नं. ११७, पहाडी, 

गाव (प.), मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
मुंबई, 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७. 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

पी -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी /जी.एन.एल./ ओ/१८०० / २०१६-२०१७ / सन २०१७.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , शितला माँ महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, झिल्लु धोबी चाळ, हाजीबापु रोड, धोबीघाट , गोविंद नगर, 
मालाड ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
मुंबई, 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक २९ मार्च २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १०९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी / जीएनएल / ओ/ ३१३५ /२०१६-२०१७/ सन २०१७.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , सारथी ऑटो मोबाईल सर्व्हिसेस को - ऑप. सो . लि ., ३७२, आझाद नगर , तीन डोंगरी, चंद्रमनी बुद्ध विहारच्या 
पाठीमागे, एम. जी . रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४०० १०४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक १५ जून २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एस.एस.जी. /टीसी / १५७२३/ २०१७-२०१८ / सन २०१७.– उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी-विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दौलत स्मृर्ती को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नवीन सिटीएस नं . ७९ ८ अ आणि ७९ ८ बी , मामलेतदार 
वाडी , रोड नं. ६, लिबर्टी गार्डनजवळ, मालाड ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 

चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

जे . डी . पाटील, 
दिनांक ३० मे २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-पी / आर.एस.आर./ सीआर/ १२५४/ २०१४-२०१५ / सन २०१५.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो. आयडीयल एज्युकेशन कर्मचारी को - ऑप . के.सोसा. लि ., ४०१, आयडियल हाऊस ,फिल्मीस्तान 
स्टुडीओच्या बाजुला, एस . व्ही . रोड , गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा 
महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणारी साधन संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 
दिनांक १५ जानेवारी २०१४ . 


राजेंद्र वीर, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 


११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी / एच.एस.जी./ टीसी / ५२ /२०१६-२०१७/ सन २०१७.- उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , डुप्लेक्स को - ऑप . हौ . सोसा. लि ., सर्वे नं . ३३/१, सीटीएस नं . २८१, २८१/१ आणि २, व्हिलेज वालानी, 
लॉडर्स कॉलनी, ऑरलेम मार्वे रोड, मालाड (प.), मुंबई ४०० ०६४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा 
महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७ . 


. 


जे . डी . पाटील, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी / एच.एस.जी. / टीसी/ १५६ ९९ / २०१६-२०१७/ सन २०१७.– उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री शिवदत्त को - ऑप. हौ . सोसा. लि ., सीटीएस नं . ७४६/३, ७४६/४ , ८०१, ८०१/१ ते ८०१/६, 
टोपीवाला लेन, (व्हिलेज पहाडी गोरेगाव), गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ 
चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १ ९ एप्रिल २०१७. 


जे . डी . पाटील, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम/ डब्ल्यू -पी /एच.एस.जी. / टीसी/१५७२४ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कोरे निवास को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ८६, प्लॉट नं . ७९, पांडुरंग वाडी , पहाडी 
व्हिलेज, गोरेगाव ( पू.), मुंबई ४०० ०६३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १२ जुलै २०१७. 


जे. डी . पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १११ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- पी / एच.एस.जी. /टीसी / ५० / २०१६-२०१७/ सन २०१७.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , सुपार्श्व को - ऑप. हौ . सोसा . लि ., प्लॉट नं . ७५ अ आणि बी , सीटीएस नं . ४२९, ४२९ / १, ४२९/ २ आणि 
४२९ / ३, व्हिलेज पहाडी , गोरेगांव ( पूर्व), जयप्रकाश नगर , गोरेगाव ( पू.), मुंबई ४०० ०६३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
१० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


. 


मुंबई , 

जे . डी . पाटील , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - पी / एच.एस.जी. /टीसी / १५७२ ९ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सेलिब्रेशन अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . ४६३, ४६३/१ आणि ४६४ , 

ऑफ व्हिलेज मालवणी, राठोडी ऑफ मालाड ऑफ मार्वे रोड, मालाड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ० ९५ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ 
चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 


जे . डी . पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-एस / एच.एस.जी. / टीसी / २९९३ / २०१५-२०१६.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , हेमा पार्क टॉवर्स रेसिडंट को - ऑप. हौ . सो . लि ., सीटीएस नं . १००५, वीर सावरकर मार्ग, भांडुप पूर्व, 
मुंबई ४०० ०४२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. ५ ) चे कलम ९( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१६ . 


संध्या बावनकुळे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस-विभाग, मुंबई. 


११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / २०५८ / (टीसी) / ३६७४ / २०१७-२०१८ / सन २०१७.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल, ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओमकार कृष्णा पार्क -२, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., हाऊस 
नं . ९८१, प्लॉट नं . १०६, विचुंबे, ता. पनवेल, जि. रायगड, आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३६७४ / २०१७-२०१८ , सन २०१७, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तिचे 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


पनवेल , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७. 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था , तालुका 

पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /१८५२/ (टीसी) / ३६७१/ २०१७-२०१८ / सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम श्री दत्त प्रसाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., स.नं. ७४८ / 
२, ७६४/१, ४७२/१, ४७२/२ बी + सी , ७६५/१, ७४६/१ , ७४६/२१/१, ७६६( pt.) प्लॉट नं . ०३ , पनवेल हौ. सोसा., बावन बंगला 
जवळ , ता . पनवेल , जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ३६७१/ २०१७-२०१८ , सन २०१७, दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


पनवेल, 

चेतन चौधरी, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पनवेल , ता . पनवेल . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/१३४४६/२०१७-१०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, सनराईज टॉवर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . १३, १ बी , म्हाडा टॉवर , उन्नत नगर ४ , एम, जी . रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० १०४ . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास, म्हाडा, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ११३ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंम / उपनि / बी -१ / ९५५/ २०१७/ एमयुएम /टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी /(टीओ)/(टीसी) /१५/२०१७-२०१८.- याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , “ साईराज टॉवर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., प्लॉट नं . सी -१८ , सर्वे नं . ३७/१ अॅन्ड ३९ / ८, वडवली अंबरनाथ 
( पूर्व) ४२१ ५०१. ” हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ याचा नियम १०( १) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


राजेंद्र गायकवाड , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

( मुंबई शहर व कोकण मंडळ ) , 

कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंम / उपनि / बी-३ / ७५० / २०१७/ एमयुएम/टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टीओ) /(टीसी)/१०/२०१७-२०१८.- याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येत आहे की , “ ब्लू लाइन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि , १४/१६ वाका मोहल्ला , चिरा बझार, मुंबई ४०० ००२. ” हि संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ याचा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


संस्था " 


मुंबई , 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७. 


राजेंद्र गायकवाड , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

( मुंबई शहर व कोकण मंडळ ) , 

कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ / म्हाडा, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३६७३/ २०१७-२०१८/ सन २०१७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओमकार कृष्णा पार्क -१, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सदनिका क्र . ५ / बी, घर नं . ९ ८१ 
प्लॉट क्र . १०६, विचुंबे, ता. पनवेल, जि . रायगड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/( टीसी )/ ३६७३/ २०१७-२०१८ / सन २०१७. 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ ने हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम 
९ (१) तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


संस्था " 


पनवेल , 


दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७. 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल , ता . पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १५ 


११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/(टीसी) /१३४४७/२०१७-२०१८.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मजासवाडी 
सर्वोदयनगर सद्गुरूकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चाळ क्र . १ ते ६, १७, २०, २१ व २२ सर्वोदयनगर , एम. एच. बी . कॉलनी, 
जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) 
यांचा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे . 


. 


. 


. 


. 


मुंबई, 

बजरंग जाधव, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ/नियो / स्वयंभू सह . पाणीवापर संस्था. नोंदणी / सन २०१७.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , स्वयंभू 
सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या. पांग्रड , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडिएल / आरएसआर / एसआर ४८१, दिनांक 
२६ एप्रिल २०१७ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ), ५( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ सेवासाधन संपत्ती संस्था असे आहे . 


. 


. 


कुडाळ , 

डी . एस . खताळ , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१७ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सी विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि./ सी.वि / १२१० / २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , 
औरम प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , सी.एस.नं. १५७१, प्लॉट १८/२२ , शेख मेमन स्ट्रीट , झवेरी बाजार , मुंबई ४०० ००२ , 
नोंदणी क्रमांक मुंबई डब्ल्यू - सी / जीईएन /( ओ)/ ८७७६/ २०१७-१८ / सन २०१८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , 
१९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . बी . मते , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

सी विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ११५ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५/ वाढीव त.पुनर्रचना/ २०१८ . ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, 
महसूल 

व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१०( तलाठी)/प्र.क्र.११२ (भाग -३)/ म -१० , 
दि .२४/ ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्हयात एकूण २५ नवीन वाढीव 
तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी 
सझांसाठी ४ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचे 
कडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५/ प्रशासन/ वाढीव तलाठी सझे/ ३४०९९/ २०१८ , दि .०१/ ०८/ २०१८ अन्वये 
रायगड जिल्हयासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / 
अ -५/ वाढीव त . व म . मंडळ / २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये साझांची फोड / पुर्नरचना करणेकामी 
नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दि .२५ मे २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २(२) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय 
अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्यांचेकडून रायगड जिल्हयांतील उपविभाग 
निहाय होणाऱ्या साझांची फोड/ पुर्नरचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांनी त्यांच्या उपविभागातील 
अलिबाग तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन , राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोंबर १८ 
२४ , २०१८ / अश्विन २६ - कार्तिक २ , शके १ ९ ४० , दि.९ / १० / २०१८ रोजी प्रसिध्द करणेत आली 
आहे . प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे मसुदयाबाबत अलिबाग उपविभागातील अलिबाग 
तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही. 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४ , पोट कलम 
( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड जिल्हयांतील अलिबाग उपविभागातील तहसिल अलिबाग मधील तलाठी 
सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत आहे. सदरहू 
अंतिम अधिसूचना प्रसिध्दी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . 

रायगड जिल्हयातील उपविभाग अलिबाग ( तहसिल अलिबाग ) यामधील पुनर्रचित 
तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 

अनुसूची -अ 

तालुका : - अलिबाग 
उपविभागाचे | तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 
नाव 

सजेचे नांव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ असलेल्या 
मुख्यालयाचे ठिकाण 

गावाचे नांव 
अलिबाग अलिबाग १.चौल उ.भाग 

१ ) चौल उ . भाग 
२.चौल द.भाग 

चौल द . भाग 
३.रेवदंडा 

२ ) रेवदंडा 

३) आगरकोट 
४.वरंडे 

४ ) वरंडे 
५ ) वनवली 
६ ) सुरई 
७ ) पाझर 

८ ) डावाळे 
( नवनिर्मित ) 

९ ) देवघर 
१० ) मांडवे त.बामणगाव 
११) आंदोशी 


५.देवघर 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १५ अ 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


अलिबाग 


अलिबाग 


६.मल्याण 


७.खानाव 


८.बामणगाव 


९.झिराड 


१०.किहिम 


१२) मल्याण 
१३ ) वावे 
१४) कुणे 
१५) घोटवडे 
१६ ) खानाव 
१७ ) वेल्हवली 
१८ ) उसर 
१ ९ ) वढाव बु . 
२०) भेरसे 
२१) बामणगांव 
२२) कावीर 
२३ ) भादाणे 
२४) वढाव खु . 
२५) गोठी 
२६ ) झिराड 
२७) सातिर्जे 
२८ ) आगरसुरे 
२ ९ ) देवतळई 
३० ) झिराडपाडा 
३१) नांदाईपाडा 
३२) किहिम 
३३) बामणसुरे 
३४ ) चोंढी 
३५) कामथ 
३६ ) मापगाव 
३७) बहिरोळे 
३८ ) बेलवली 
३ ९ ) कनकेश्वर 
४०) सोगाव 
४१) मुशेत 
४२) मुनवली 
४३) वायशेत 
४४ ) तुडाळ 
४५) भाल 
४६ ) गुंजिस 
४७) नवेदर नवगाव 
४८ ) बोरीस 
४ ९ ) पेढांबे 
५० ) खारपेढांबे 
५१) सातघर 
५२) वाघ्रण 
५३) केतकीचा मळा 
५४) फोफेरी 
५५ ) मांडवखार 
५६ ) चिंचवली 
५७) नारंगी 


११.मापगाव 


१२.सोगाव 
( नवनिर्मित) 


१३.वायशेत 


१४.पेढांबे 


१५.चिंचवली 
( नवनिर्मित) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ११७ 


अलिबाग 


अलिबाग 


१६.परहुर 


१७.रामराज 


१८.मालाडे 
( नवनिर्मित ) 


१ ९.सुडकोली 


२०.बेलोशी 


२१.बोरघर 


५८ ) परहुर 
५ ९ ) परहुर पाडा 
६० ) भिसराई 
६१) पालांबे 
६२ ) तलवडे 
६३) गोठेघर 
६४ ) गाण त . परहुर 
६५) रामराज 
६६) मोरोंडे 
६७) महान 
६८ ) मालाडे 
६ ९ ) ताजपुर 
७० ) भोनंग 
७१ ) राजेवाडी 
७२) सुडकोली 
७३ ) तळवली त . उमटे 
७४ ) नवखार त . उमटे 
७५) कुदे 
७६ ) बेलोशी 
७७) महाजने 
७८ ) वळवली 
७ ९ ) बोरघर 
८०) मोरखोल 
८१) उमटे 
८२) भिलजी 
८३) चिंचोटी 
८४) बापळे 
८५) दिवी पारंगी 
८६) फणसापूर त उमटे 
८७) वासखार 
८८ ) देवतळई त . उमटे 
८ ९ ) कुर्ड्स 
९ ० ) सांबरी 
९ १) बिडवागळे 
९ २) आवेटी 
९ ३ ) सिमादेवी 
९ ४ ) फणसापुर 
९ ५ ) दुर्गादर्या 
९ ६ ) पोयनाड 
९ ७) तळबंद 
९ ८ ) तळाणी 
९९ ) भाकरवड 
१०० ) भंगारदादाजी 
१०१) शहाबाज 
१०२) घसवड 
१०३) वालवडे 
१०४) जुई बापुजी 


२२.चिंचोटी 


२३.कुर्ड्स 


२४.पोयनाड 


२५.शहाबाज 


११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 


अलिबाग 


अलिबाग 


२६.रावेत 


२७.कुसुंबळे 


२८.पिटकीरी 
( नवनिर्मित) 


२९.श्रीगांव 


३०.माणकुळे 
( नवनिर्मित ) 
३१.रांजणखार 


१०५) चिखली 
१०६ ) कोपरी 
१०७) नवखार तर्फे श्रीगाव 
१०८ ) जुईगवळी 
१० ९ ) जळशी 
११० ) रुईशेत भोमोली 
१११) रावेत 
११२) कुसुंबळे 
११३) गवळीकोठा 
११४) कातळपाडा 
११५ ) हेमनगर 
११६)पिटकीरी 
११७) खातविरा 
११८ ) काचळी 
११ ९ ) वाघवीरा 
१२० ) श्रीगांव 
१२१) मेढेखार 
१२२) देहेन कोनी 
१२३) मोडविरा 
१२४) कालवडखार 
१२५) धुवाडखार 
१२६) माणकुळे 
१२७ ) बहिरीचापाडा 
१२८ ) नारंगीखार 
१२ ९ ) रामकोठा 
१३० ) रांजणखार 
१३१) हशिवरे 
१३२) सोनकोठा 
१३३) वैजाळी 
१३४) आवास 
१३५ ) सुरेखार 
१३६ ) रांजणपाडा 
१३७) टेकाळी 
१३८ ) धोकवडे 
१३ ९ ) कोळगांव 
१४०) मांडवे त.झिराड 
१४१ ) बोडणी 
१४२) सासवणे 
१४३ ) नवेदर कोळगांव 
१४४ ) इंद्र पै 
१४५) मिळकतखार 
१४६ ) रांजणखार डावली 
१४७) येलवणे 
१४८ ) कोप्रोली 
१४ ९ ) बागदांडा 


३२.हशिवरे 


३३.आवास 


३४.धोकवडे 


३५.सासवणे 
( नवनिर्मित ) 


३६.मिळकतखार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० ११ ९ 


३७.सारळ 


अलिबाग 


अलिबाग 


३८. कावाडे 
( नवनिर्मित ) 


३ ९.चरी 


१५० ) सारळ 
१५१) दत्तपाडा 
१५२) विर्तसारळ 
१५३) म्हात्रोळी पाडा 
१५४ ) फुफादेवी पाडा 
१५५) रेवस 
१५६) बेलपाडा 
१५७ ) कावाडे 
१५८ ) चरी 
१५९ ) आंबेघर 
१६०) लक्ष्मीप्रसाद 
१६१) शिवसंघ 
१६२) कुरकुंडी कोलटेंभी 
१६३) रायंदे 
१६४) ताडाचा कोठा 
१६५ ) गोपचरी 
१६६ ) नवखार त.रायंदे 
१६७) कामार्ले 
१६८ ) सुतारपाडा 
१६ ९ ) लोणकोटा 
१७० ) बेलखार 
१७१) वाघोली 
१७२) भायमळा 
१७३) जांभुळपाडा 
१७४ ) लोणघर 


४०.कामार्ले 


४१.शहापूर 


१७५ ) शहापूर 


४२.पेझारी 


४३.आंबेपुर 
( नवनिर्मित ) 


४४.ताडवागळे 


१७६) धेरंड 
१७७) पेझारी 
१७८ ) दिवलांग 
१७ ९ ) आंबेपुर 
१८०) नागझरी 
१८१) वाघोडे 
१८२) वडवली 
१८३) ताडवागळे 
१८४) तळाशेत 
१८५) कोळघर 
१८६) बोपोली 
१८७) दळवी खरोशी 
१८८) कोपर 
१८ ९ ) वाघोली वाडी 
१ ९ ० ) गांवखार 
१ ९ १ ) गाण त.श्रीगांव 
१ ९ २ ) कांडवीरा 
१ ९ ३ ) खोपनेखार 
१ ९ ४ ) खिडकी 
१ ९ ५ ) लेभी 
१ ९ ६ ) अलिबाग 
१ ९ ७) चेंढरे 


४५.कोपर 


४६.अलिबाग 


१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


४७.वरसोली 
४८.बामणोली 


अलिबाग 


अलिबाग 


४ ९.थळ 


५०.नागांव 


५१.खंडाळे 


१ ९ ८ ) वरसोली 
१ ९९) बामणोली 
२०० ) मुळे 
२०१) लोणारे 
२०२) मान तर्फे झिराड 
२०३) भूते 
२०४) थळ 
२०५) खांदेरी 
२०६) नागांव 
२०७) बागमळा 
२०८ ) खंडाळे 
२० ९ ) तळवली त.खंडाळे 
२१० ) काळोशी 
२११) सागांव 
२१२) रुळे 
२१३) पेवळे 
२१४) सागरगड 
२१५) कार्ले 
२१६) बेलकडे 
२१७) आक्षी 
२१८ ) कुरुळ 
२१ ९ ) ढवर 
२२०) नवेदर बेली 
२२१) पाल्हे 
२२२) सहाण 
२२३) वेश्वी 
२२४) वाडगांव 
२२५) गोंधळपाडा 
२२६ ) नेहुली 
२२७) निगडे 

२२७ 


५२.बेलकडे 


५३.ढवर 


५४.वेश्वी 


एकूण 


५४ 


स्थळ : अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १२१ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


व 


वन 


कलम 


क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५/ वाढीव त.पुनर्रचना/ २०१८ ।। ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , 
महसूल 

विभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१०( तलाठी)/प्र.क्र.११२( भाग -३)/ म -१० , 
दि .२४ / ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्हयात एकूण २५ नवीन वाढीव 
तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी 
सझांसाठी ४ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचे 
कडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५/ प्रशासन/ वाढीव तलाठी सझे/ ३४० ९९/ २०१८ , दि .०१/ ०८/ २०१८ अन्वये 
रायगड जिल्हयासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / 
अ -५/ वाढीव त. व म . मंडळ/ २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये साझांची फोड / पुर्नरचना करणेकामी 
नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे , या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दि .२५ मे २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय 
अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्यांचेकडून रायगड जिल्हयांतील उपविभाग 
निहाय होणाऱ्या साझांची फोड/ पुर्नरचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी कर्जत यांनी त्यांच्या उपविभागातील 
खालापूर तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन , राजपत्र भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोंबर १८ 
२४ , २०१८ / आश्वन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४० , दि.९/ १० / २०१८ रोजी प्रसिध्द करणेत आली 
आहे. प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे मसुदयाबाबत कर्जत उपविभागातील खालापूर 
तालुक्यामध्ये व जिल्हास्तरावर एकही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झालेली नाही . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४, पोट 
( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड जिल्हयांतील कर्जत उपविभागातील तहसिल खालापूर मधील तलाठी 
सझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू 
अंतिम अधिसूचना प्रसिध्दी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत. 

रायगड जिल्हयातील उपविभाग कर्जत ( तहसिल खालापूर ) यामधील पुनर्रचित 
तलाठी सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 

अनुसूची -अ 

तालुका : - खालापूर 
उपविभागाचे नाव तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 

सजेचे नांव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या गावाचे नांव 
कर्जत खालापूर १.खोपोली १) खोपोली 

२) विहारी 
३ ) रहाटवडे 
४ ) भानवज 

५) देवलाड 
२.शिळ 

६ ) शिळ 
७ ) मिळ 
८ ) आजोशी 
९ ) काटरंग 
१०) वरोसे त . वासरंग 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १६ 


१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


कर्जत 


खालापूर 


३.चिंचवली शेकीन 
( नवनिर्मित ) 


४.साजगांव 


५.होनाड 


६.देवन्हावे 


७.उंबरे 


११ ) चिंचवली शेकीन 
१२) मुळगाव 
१३) शेडवली 
१४) हाळ बुद्रुक 
१५ ) वासरंग 
१६ ) लव्हेज 
१७) साजगांव 
१८ ) ढेकू 
१ ९ ) ताकई 
२० ) सारसन 
२१) होनाड 
२२) चिंचवली गोहे 
२३) आत्करगांव 
२४ ) आडोशी 
२५ ) देवन्हावे 
२६) ठाणेन्हावे 
२७ ) दहिवली त . बोरेटी 
२८ ) सांगडे 
२ ९ ) उंबरे 
३० ) खांबेवाडी 
३१ ) कारगांव 
३२) दूरशेत 
३३ ) चावणी 
३४) तुकसई 
३५ ) खालापूर 
३६ ) शिरवली त . बोरेटी 
३७) निंबोडे 
३८ ) वणवे 
३ ९ ) महड 
४० ) कांढरोली त . बोरेटी 
४१ ) नावंढे 
४२) शिवगाव 
४३ ) घोडवली 
४४ ) केळवली 
४५) वांगणी 
४६) हाळखुर्द 
४७) अंजरुण 
४८ ) माणकिवली 
४ ९ ) शेणगांव 
५० ) डोलवली 


८.खालापूर 


९.कांढरोली 


१०.हाळखुर्द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १२३ 


११.जांबरुंग 


कर्जत 


खालापूर 


१२.सावरोली 


१३.माडप 


१४.वावोशी 


५१) जांबरुंग 
५२ ) खरवई 
५३) उंबरविरा 
५४) बिडखुर्द 
५५ ) जांबरुंग ठा . वाडी 
५६ ) वणी 
५७) सावरोली 
५८ ) आनंदवाडी 
५ ९ ) निफान 
६०) धारावी 
६१) धामणी 
६२) माडप 
६३) मुठा 
६४ ) कुंभीवली 
६५) वीरगांव 
६६ ) खरसुंडी 
६७) वावोशी 
६८ ) गोरठण बु . 
६ ९ ) शिरवली 
७० ) तळाशी 
७१) रानसई 
७२) होराळे 
७३ ) आजीवली 
७४) जांभिवली 
७५ ) परखंदे 
७६ ) आपटी 
७७) खानाव 
७८ ) गणेशनगर 
७ ९ ) नागेश्वर 
८०) उसरोली 
८१) चिलठण 
८२) उजळोली 
८३) सांगडेवाडी 


१५.होराळे 


१६.खानांव 


१७.खरीवली 


८४) खरीवली 
८५) नानानगर 
८६) गोठीवली 
८७) गोहे 
८८) करंबेळी 
८ ९ ) समर्थनगर 
९ ० ) नारंगी 
९ १ ) नारंगी दत्तवाडी 
९ २ ) तोंडली 
९ ३ ) स्वाली 
९ ४ ) वनवठे 
९ ५ ) नंदनपाडा 


१८.नारंगी 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १६ अ 


१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


कर्जत 


खालापूर 


१ ९.डोणवत 

९ ६ ) डोणवत 
( जुना गोरठण खु. सजे | ९ ७) तांबाटी 
ऐवजी सदरचा सजा ९ ८ ) गोरठण खु . 
निर्माण ) 

९९) वडवळ 
२०.चौक 

१००) चौक मानिवली 
१०१) हातनोली 
१०२ ) मो . 
१०३) नानिवली 
१०४) पडघे 

१०५) वरोसे त . वनखळ 
२१.कलोते मोकाशी १०६ ) कलोते मोकाशी 

१०७) कलोते रयती 
१०८) विणेगांव 
१० ९ ) नडोदे 

११० ) निगडोली 
२२.तुपगांव १११) तुपगांव 

११२) टेंभरी 
११३) कोपरी 
११४ ) आसरोटी 

११५) पाली खुर्द 
२३.वावले 

११६ ) वावर्ले 
११७ ) पाली बुद्रुक 
११८ ) बोरगांव खुर्द 
११ ९ ) बोरगांव बुद्रुक 
१२० ) वडविहीर 
१२१) सोडेवाडी 

१२२) भिलवले 
२४.वावंढळ 

१२३ ) वावंढळ 
१२४) कांढरोली त.वनखळ 
१२५) जांभिवली 
१२६) आसरे 

१२७) धारणी 
२५.लोधिवली 

१२८ ) लोधिवली 
१२९ ) नढाळ 
१३० ) सारंग 

१३१) वयाळ 
२६.वासांबे 

१३२) वासांबे 
१३३) नविन पोसरी 
१३४ ) आंबिवली त . 
तुंगारतन 
१३५) तळेगांव 
१३६) पानशिळ 
१३७) पराडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १२५ 


कर्जत 


खालापूर 


२७.लोहोप 


२८.वाशिवली 


१३८ ) लोहोप 
१३ ९ ) माणिकनगर 
१४० ) इसांबे 
१४१) तळवली 
१४२) वानिवली 
१४३) वाशिवली 
१४४) साईनगर 
१४५ ) वडगांव 
१४६ ) बोरीवली 
१४७ ) कैरे 
१४८ ) रिस 
१४ ९ ) वात 
१५० ) कांबे 
१५१) चांभार्ली 
१५२ ) माजगांव 
१५३ ) वारद 
१५४ ) आंबिवली 
१५५ ) पौद 

१५५ 


२ ९.रिस 


३०.माजगांव 


एकूण 


३० 


अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय . सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


१२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

अंतिम अधिसुचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५/ वाढीव त.पुनर्रचना/ २०१८.- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , 
महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब -२०१०( तलाठी)/प्र.क्र.११२( भाग-३)/ म -१० , 
दि .२४/ ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता रायगड जिल्हयात एकूण २५ नवीन वाढीव 
तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी 
सझांसाठी ४ नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचे 
कडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५/ प्रशासन / वाढीव तलाठी सझे/ ३४० ९९ / २०१८ , दि .०१/ ०८ / २०१८ अन्वये 
रायगड जिल्हयासाठी २५ नव्याने निर्माण होणाऱ्या तलाठी सझांची संख्या निश्चित करुन दिलेली 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन/ अ 
५/ वाढीव त . व म. मंडळ / २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये साझांची फोड/ पुर्नरचना करणेकामी 
नवीन साझांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे , या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेकरिता दि .२५ मे २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार उपविभागनिहाय उपविभागीय 
अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्यांचेकडून रायगड जिल्हयांतील उपविभाग 
निहाय होणाऱ्या साझांची फोड / पुर्नरचना याबाबत साझांची निश्चिती करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी महाड यांनी त्यांच्या उपविभागातील महाड 
तालुक्यातील प्राप्त अहवालानुसार तलाठी सझा पुनर्रचनेबाबतची प्रारुप अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन , राजपत्र 

भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोंबर १८-२४, 
२०१८ / अश्विन २६ - कार्तिक २, शके १ ९ ४०, दि.९ / १० / २०१८ रोजी प्रसिध्द करणेत आली आहे . 
प्रारुप अधिसूचनेतील नवीन तलाठी सझांचे मसुदयाबाबत महाड उपविभागातील महाड 
तालुक्यातील एक हरकत विचारात घेऊन त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४, पोट - कलम 
( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड जिल्हयांतील महाड उपविभागातील तहसिल महाड मधील तलाठी सझांची 
पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा अंतिम मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत आहे. सदरहू अंतिम 
अधिसूचना प्रसिध्दी नंतर प्राप्त कोणत्याही हरकती किंवा सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 

रायगड जिल्हयातील उपविभाग महाड ( तहसिल महाड ) यामधील पुनर्रचित तलाठी 
सझांचा तालुकानिहाय तपशील खालील अनुसूची- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 

अनुसूची - अ 

तालुका : - महाड 
उपविभागाचे नाव तालुक्याचे नाव पुनर्ररचेनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या सजांचा तपशील 

सजेचे नांव व सजाच्या सजेत समाविष्ठ असलेल्या 
मुख्यालयाचेठिकाण 

गावाचे नांव 
महाड महाड 

१.महाड 

१ ) महाड 

२) करंजखोल 
२.चांभारखिंड 

३) चांभारखिंड 
( नवनिर्मित) 

४ ) नडगाव त.बिरवाडी 
३.केंबुर्ली ५) केंबुर्ली 


६) वहूर 


४.गंधारपाले 
( नवनिर्मित) 


७ ) पाले 
८ ) मोहोप्रे 
९ ) आचळोली 
१० ) दासगाव 
११) आदि 
१२) डोंगरोली 


५.दासगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १२७ 


महाड 


महाड 


६.वीर 


( नवनिर्मित ) 
७.दाभोळ 


८.गोंडाळे 


९.कांबळे त.बिरवाडी 


१०.जिते 
( नवनिर्मित ) 


११.खरवली 


१२.निगडे 


१३.भावे 


१३) वीर 
१४ ) टोळ बु . 
१५ ) दाभोळ 
१६ ) सापे त.गोवेले 
१७ ) कोकरे त.गोवेले 
१८ ) गोंडाळे 
१ ९)किंजळोली खु . 
२० ) घुरुपकोंड 
२१ ) भालेकर कोंड 
२२ ) कांबळे त.बिरवाडी 
२३ ) शेल 
२४ ) भोगाव 
२५ ) जिते 
२६) टेमघर 
२७ ) कुसगांव 
२८ ) साकडी 
२ ९ ) खरवली 
३०) कातीवडे 
३१ ) मोहोत 
३२) वडघर खुर्द 
३३ ) निगडे 
३४) रुपवली 
३५ ) पिंपळवाडी 
३६) भावे 
३७) किये 
३८ ) गोठवली 
३ ९ ) बारसगाव 
४०) गावडी 
४१) तळीये 
४२) पडवी 
४३ ) वरंध 
४४ ) माझेरी 
४५) रामदास पठार 
४६ ) परमाची 
४७) कसबेशिवथर 
४८ ) आंबेशिवथर 
४ ९ ) कुंभेशिवथर 
५० ) वाकी खु . 
५१ ) आकले 
५२) भोराव 
५३ ) बोरगाव 
५४) भिवघर 
५५ ) कांबळे त.महाड 
५६ ) शिंदेकोंड 
५७) चांढवे खु . 
५८ ) चांढवे बु. 
५ ९ ) गणेशवाडी 


१४.बारसगाव 
( नवनिर्मित) 


१५.वरंध 


१६.कसबेशिवथर 


१७.आकले 
( नवनिर्मित) 


१८.कांबळे त.महाड 


१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १ ९ ४० 


महाड 


महाड 


१ ९.नाते 


२०.कोळोसे 


२१.कोंझर 


२२.चापगांव 
( नवनिर्मित ) 


२३.लाडवली 


२४.मांडले 
( नवनिर्मित ) 
२५.पाचाड 


६०) नाते 
६१ ) नादगांव बु . 
६२) कोकरे त.नाते 
६३) कोळोसे 
६४ ) नादगांव खु . 
६५ ) तळोशी 
६६) कोंझर 
६७) वाळसूरे 
६८ ) नेराव 
६ ९ ) चापगांव 
७० ) वरंडोली 
७१ ) कोथुर्डे 
७२ ) खर्डी 
७३ ) किंजळोली बु . 
७४) दाभेकरकोंड 
७५) तेटघर 
७६) लाडवली 
७७ ) काचले 
७८ ) मांडले 
७ ९ ) पारवाडी 
८० ) पाचाड 
८१) पुनाडे त.नाते 
८२) रायगडवाडी 
८३) आमडोशी 
८४ ) निजामपूर 
८५) सांदोशी 
८६) करमर 
८७) कावळे त.नाते 
८८ ) सावरट 
८ ९ ) बावळे 
९ ० ) बिरवाडी 
९ १) आसनपोई 
९ २) काळीज 
९ ३ ) शेलटोली 
९ ४ ) सवाणे 
९ ५ ) खैर त.बिरवाडी 
९ ६ ) धामणे 
९ ७) दहिवड 
९ ८ ) आमशेत 
९९ ) सोलमकोंड 
१००) वाकी बु. 
१०१) शेंदुरमलई 
१०२) रानवडी खु . 
१०३) शेवते 
१०४) वाळण बु . 
१०५) झोळीचाकोंड 
१०६) केतकीचाकोंड 


२६.सांदोशी 


२७.बिरवाडी 


२८.शेलटोली 


२ ९.दहिवड 


३०.वाकी बु. 
( नवनिर्मित ) 


३१.वाळण बु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १२ ९ 


३२.वाळण खु . 
( नवनिर्मित) 


महाड 


महाड 


३३.मांघरुण 


३४.दापोली 


३५.करंजाडी 


३६.कुर्ले 


३७.रेवतळे 


१०७) वाळणखुर्द 
१०८ ) अड्राई 
१० ९ ) पंदेरी 
११०) मांघरुण 
१११ ) देवघर 
११२) वाघोली 
११३ ) दापोली 
११४) वारंगी 
११५) पाने 
११६ ) कडसरी लिंगाणा 
११७) वाघेरी 
११८ ) करंजाडी 
११ ९ ) नातोंडी 
१२० ) नागाव 
१२१) घावरेकोंड 
१२२) राजिवली 
१२३) कुर्ले 
१२४) बिजघर 
१२५) आंबिवली खु . 
१२६ ) आंबिवली बु . 
१२७) रेवतळे 
१२८ ) मुमुर्शी 
१२९ ) पिंपळकोंड 
१३० ) कोंडमालुसरे 
१३१ ) भोमजई 
१३२) कुंभार्डे 
१३३) गव्हाडी 
१३४ ) कावळे त.विन्हेरे 
१३५) उगवतकोंड 
१३६) उंदेरी 
१३७) शिरवली 
१३८ ) शिंगरकोंड 
१३ ९ ) फौजीआंबावडे 
१४० ) पांगारी 
१४१) विन्हेरे 
१४२ ) शिरसवणे 
१४३) ताम्हाणे 
१४४) वसाप 
१४५ ) रावतळी 
१४६) फाळकेवाडी 
१४७) वडवली 
१४८ ) कोल 
१४९ ) कोथेरी 
१५० ) राजेवाडी 
१५१) कोंडीवते 
१५२ ) अप्पर तुडील 
१५३) लोअर तुडील 
१५४) कुंबळे 


३८.कुंभार्डे 
( नवनिर्मित) 


३ ९.शिरवली 


४०.विन्हेरे 


४१.वसाप 
( नवनिर्मित) 


४२.वडवली 


४३.तुडील 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १७ 


१३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


१५५) जुई बु. 


४४.जुई बु. 
( नवनिर्मित ) 


महाड 


महाड 


४५.नरवण 


४६.रावढळ 


४७.वलंग 


४८.तेलंगे 


( नवनिर्मित ) 


१५६) जुई मोहल्ला 
१५७) सोनघर 
१५८ ) नरवण 
१५ ९ ) भेलोशी 
१६०) खुटील 
१६१) आदे 
१६२) नडगांव त.तुडील 
१६३) रावढळ 
१६४ ) कोसबी 
१६५ ) वामणे 
१६६) सापे त.तुडील 
१६७) वलंग 
१६८ ) खैरे त.तुडील 
१६ ९ ) आदिस्ते 
१७० ) रोहण 
१७१) तेलंगे 
१७२ ) तेलंगे मोहल्ला 
१७३) ओवळे 
१७४ ) बेबलघर 
१७५) शिरगाव 
१७६ ) दादली 
१७७) किंजळघर 
१७८ ) चोचिंदे 
१७ ९ ) चोचिंदे कोंड 
१८०) सव 
१८१) मुठवली 
१८२) गोठे खु. 
१८३) गोठे बु. 
१८४) चिंभावे मोहल्ला 
१८५) सुतारकोंड 
१८६) हलदवणेकोंड 
१८७) वराठी 
१८८ ) गोमेंडी 


४ ९.शिरगाव 


५०.सव 
( नवनिर्मित ) 


५१.चिंभावे 


एकूण 


५१ 


१८८ 


अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १३१ 


कलम 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप आधसुचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५/ वाढीव मं.पुनर्रचना/ २०१८- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन, 
महसूल वनविभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी)/प्र.क्र.११२ ( भाग-३)/ म -१० , 
दि .२४/ ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी 
साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ 
नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५ / प्रशासन/ वाढीव तलाठी सझे/ ३४० ९९ / २०१८ , दि .०१/ ०८ / २०१८ 
अन्वये रायगड जिल्हयासाठी ४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूली मंडळांची संख्या निश्चित करुन 
दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन/ अ -५ / 
वाढीव त.व म.मंडळ/ २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन महसूली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उपविभागीय अधिकारी 
यांना कळविण्यांत आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी अलिबाग यांनी त्यांचेकडील 
क्र.उविअ/ कात -४ / प्रशासन/ वाढीव त.व.म.मंडळ/ २०१८ , दि .२३ / ०८/ २०१८ अन्वये उपविभागातील 
अलिबाग तालुक्यातील महसूली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ चे कलम ४ , पोट 
( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड , रायगड जिल्हयांतील अलिबाग उपविभागामधील अलिबाग तालुक्यातील 
महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत 
आहे. आणि याव्दारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१/१२/२०१८ रोजी किंवा त्यानंतर 
उक्त मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा 
सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी 
स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी. 
सोबतच्या अनुसूची 

अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्हयातील उपविभाग 
अलिबाग यामधील अलिबाग तालुक्यातील पुनर्रचित महसूली मंडळाचा तालुकानिहाय तपशील 
खालील परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 

परिशिष्ट - अ 

तालुका - अलिबाग 
उपविभागाचे तालुक्याचे पुर्नरचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
नाव 

नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 

मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 
अलिबाग अलिबाग 

१. चौल 

१) चौल उ.भाग 
(मुख्यालयाचे ठिकाण - रेवदंडा) २) चौल द.भाग 

३ ) रेवदंडा 
४) मल्याण 
५ ) खानाव 

६ ) बामणगांव 
२. किहिम 

७) झिराड 
( मुख्यालयाचे ठिकाण- झिराड ) 

८ ) किहिम 
९ ) मापगांव 
१० ) वायशेत 
११ ) सोगाव 


१२) परहुर 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १७ अ 


१३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


अलिबाग 


अलिबाग 


३. रामराज 

१३) रामराज 
( मुख्यालयाचेठिकाण रामराज) 

१४) मालाडे 
१५ ) सुडकोली 
१६) बेलोशी 
१७) बोरघर 

१८) चिंचोटी 
४. पोयनाड 

१ ९) कुडूस 
(मुख्यालयाचे ठिकाण पोयनाड ) २० ) पोयनाड 

२१ ) शहाबाज 
२२) रावेत 
२३ ) कुसुंबळे 

२४) पिटकीरी 
५. सारळ 

२५) आवास 
( मुख्यालयाचे ठिकाण धोकवडे ) २६ ) धोकवडे 

२७ ) सासवने 
२८ ) मिळकतखार 
२ ९ ) सारळ 

३० ) कावाडे 
६. चरी 

३१) चरी 
(मुख्यालयाचे ठिकाण चरी) ३२) शहापूर 

३३ ) पेझारी 
३४ ) ताडवागळे 
३५) श्रीगाव 
३६) आंबेपूर 

३७ ) कोपर 
७. अलिबाग 

३८) अलिबाग 
( मुख्यालयाचे ठिकाण अलिबाग) ३ ९ ) वरसोली 

४०) बामणोली 
४१) खंडाळे 
४२) वेश्वी 

४३) थळ 
८. नागांव 

४४ ) नागांव 
( मुख्यालयाचे ठिकाण - नागांव) ४५) वरंडे 

४६) देवघर 
४७ ) बेलकडे 

४८ ) ढवर 
९ . कामाले 

४ ९ ) मानकुळे 
(मुख्यालयाचेठिकाण- कामार्ले ) 

५० ) रांजणखार 
( नवनिर्मित मंडळ ) 

५१ ) पेढांबे 
५२ ) चिंचवली 
५३ ) हाशिवरे 
५४ ) कामार्ले 


एकूण 


९ 


अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १३३ 


व 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसुचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५ / वाढीव मं.पुनर्रचना/ २०१८- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , 
महसूल 

वनविभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी) /प्र.क्र.११२ ( भाग-३)/ म -१० , 
दि .२४ / ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी 
साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ 
नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५/ प्रशासन/ वाढीव तलाठी सझे/ ३४० ९९ / २०१८ , दि .०१/ ०८ / २०१८ 
अन्वये रायगड जिल्हयासाठी ४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूली मंडळांची संख्या निश्चित करुन 
दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन/ अ -५ / 
वाढीव त.व म.मंडळ / २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन महसूली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे , या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उपविभागीय अधिकारी 
यांना कळविण्यांत आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी कर्जत यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र.उविअ/ 
प्रशासन / कात -७ / तलाठी सजा पुनर्रचना/ २०१८ , दि .०७/ ० ९/ २०१८ अन्वये उपविभागातील 
खालापूर तालुक्यातील महसूली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४ , पोट कलम 
( २) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड , रायगड जिल्हयांतील कर्जत उपविभागामधील खालापूर तालुक्यातील 
महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत 
आहे. आणि याव्दारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१/१२/२०१८ रोजी किंवा त्यानंतर 
उक्त मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा 
सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी 
स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या अनुसूची अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्हयातील उपविभाग 
कर्जत यामधील खालापूर तालुक्यातील पुनर्रचित महसूली मंडळाचा तालुकानिहाय तपशील 
खालील परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 

परिशिष्ट - अ 

तालुका - खालापूर 
उपविभागाचे तालुक्याचे नाव पुर्नरचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 

मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नांव 
कर्जत खालापूर 

१. खालापूर 

१ ) खालापूर 
( मुख्यालयाचे ठिकाण खालापूर ) २) कांढरोली 

३) हाळखुर्द 
४ ) जांबरुंग 
५) सावरोली 

६ ) माडप 
२. वासांबे 

७) वासांबे 
( मुख्यालयाचे ठिकाण वासांबे) ८ ) लोहोप 

९ ) वाशिवली 
१० ) रिस 
११) माजगाव 


१३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


कर्जत 


खालापूर 


३. खोपोली 


( मुख्यालयाचे ठिकाण खोपोली) 


४. वावोशी 
( मुख्यालयाचे ठिकाण वावोशी) 


१२) खोपोली 
१३) चिंचवली शेकीन 
१४) शिळ 
१५ ) साजगांव 
१६) होनाड 
१७) देवन्हावे 
१८ ) उंबरे 
१ ९) वावोशी 
२०) होराळे 
२१) खानाव 
२२) खरीवली 
२३) नारंगी 
२४ ) डोणवत ( जुना 
गोरठण खु. सजेऐवजी 
निर्मित ) 
२५) चौक 
२६ ) कलोते मोकाशी 
२७) तुपगांव 
२८ ) वावर्ले 
२ ९ ) वावंढळ 
३०) लोधीवली 

३० 


५. चौक 


(मुख्यालयाचेठिकाण चौक ) 


एकूण 


५ 


अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १३५ 


व 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसुचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ -५/ वाढीव मं.पुनर्रचना/ २०१८- ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , 
महसूल 

वनविभागाकडील निर्णय प्राफेब-२०१० ( तलाठी)/प्र.क्र.११२ ( भाग-३)/ म-१० , 
दि .२४ / ०७/ २०१८ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण २५ नवीन वाढीव तलाठी 
साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसूली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ४ 
नवीन महसूली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मा.विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र.मशा/ कार्या-५/ प्रशासन / वाढीव तलाठी सझे/ ३४० ९९/ २०१८ , दि .०१/ ०८ / २०१८ 
अन्वये रायगड जिल्हयासाठी ४ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूली मंडळांची संख्या निश्चित करुन 
दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन/ अ -५ / 
वाढीव त.व म.मंडळ/ २०१८ , दि . / ०७/ २०१८ अन्वये महसूली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी 
नवीन महसूली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या 
ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उपविभागीय अधिकारी 
यांना कळविण्यांत आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी महाड यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्र.प्रशासन/ कात -४/ त.मंडळ पुर्नरचना/ २०१८ , दि .२८/ ० ९/ २०१८ अन्वये उपविभागातील महाड 
तालुक्यातील महसूली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ चे कलम ४, पोट कलम 
( २ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , डॉ.विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्हयांतील महाड उपविभागामधील महाड तालुक्यातील महसूल 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा याव्दारे प्रसिध्द करीत आहे . आणि 
याव्दारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१/१२/२०१८ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त 
मसुदा विचारात घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा 
सूचना " करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह लेखी 
स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या अनुसूची - अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्हयातील उपविभाग 
महाड यामधील महाड तालुक्यातील पुनर्रचित महसूली मंडळाचा तालुकानिहाय तपशील खालील 
परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 

परिशिष्ट - अ . 

तालुका - महाड 
उपविभागाचे तालुक्याचे नाव पुर्नरचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
नाव 

मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण 

असलेल्या सझेचे नांव 
महाड महाड 

१.महाड 

१ ) महाड 
(मुख्यालयाचे ठिकाण महाड ) २) केंबुर्ली 

३ ) दासगाव 
४) वीर 
५) दाभोळ 

६ ) नाते 
( मुख्यालयाचे ठिकाण नाते ) ७ ) कोळोसे 

८ ) कोंझर 
९ ) पाचाड 
१० ) सांदोशी 
११ ) चापगाव 


२.नाते 


१३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


महाड 


महाड 


३.गोंडाळे 
( मुख्यालयाचे ठिकाण गोंडाळे ) 

( नवनिर्मित मंडळ ) 


४.बिरवाडी 
( मुख्यालयाचे ठिकाण बिरवाडी) 


५.मांघरुण 
( मुख्यालयाचेठिकाण मांघरुण) 

( नवनिर्मित मंडळ) 


६.खरवली 
( मुख्यालयाचे ठिकाण खरवली) 


१२) गोंडाळे 
१३) लाडवली 
१४) मांडले 
१५) चांभारखिड 
१६ ) पाले 
१७) बिरवाडी 
१८ ) शेलटोली 
१ ९ ) जिते 
२० ) कांबळे त.बिरवाडी 
२१) कांबळे त.महाड 
२२) आकले 
२३) मांघरुण 
२४ ) दापोली 
२५) वाळण बु . 
२६) वाळण खु . 
२७) दहिवड 
२८ ) वाकी बु . 
२ ९ ) खरवली 
३०) निगडे 
३१) भावे 
३२) बारसगांव 
३३) वरंध 
३४) कसबेशिवथर 
३५) तुडील 
३६) जुई बु . 
३७) नरवण 
३८ ) रावढळ 
३ ९ ) तेलंगे 
४०) चिंभावे 
४१) कुले 
४२) वडवली 
४३) वलंग 
४४) सव 
४५ ) शिरगांव 
४६) करंजाडी 
४७) रेवतळे 
४८ ) कुंभार्डे 
४ ९ ) शिरवली 
५० ) विन्हेरे 
५१) वसाप 

५१ 


७.तुडील 
( मुख्यालयाचे ठिकाण तुडील ) 


८.शिरगांव 
( मुख्यालयाचे ठिकाण शिरगांव ) 

( नवनिर्मित मंडळ) 


९.करंजाडी 
( मुख्यालयाचे ठिकाण करंजाडी) 


एकूण 


९ 


अलिबाग , 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


असा करण्यात 


" 


असा करण्यात 


" 


• 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १३७ 
नगररचना आणि मुल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९६६. 

क्रमांक वि.यो. भिवंडी ६० गावे/ मौ.अंजुर व इतर / ए.न . व प्र. / प्र.क्र . १८९ / १८ /टीपीव्ही -३ / ७२४१. - ज्याअर्थी, भिवंडी तालुक्यातील 
५१ गावांच्या ( सुधारित ६० गावे ) भिवंडी परीसर अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र 
आलेला आहे. ) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
आला आहे .) चे कलम ४० मधील तरतुदींनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२०६ / ३३० / प्र.क्र .२३० /०६ / 
नवि-१२, दिनांक १७ मार्च २००७ (दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध ) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची 
( यापुढे जिचा उल्लेख “ 

उक्त प्राधिकरण असा करण्यात आलेला आहे) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदींनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . 
१२१२ /१६९९ / प्र.क्र .१२७/ २०१३/ नवि -१२, दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आलेला आहे) त्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीसह भागशः मंजूर केली आहे. तसेच तद्नंतर शासनाने 
वेळोवेळीच्या अधिसूचनेन्वये वगळलेल्या भागाची विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली ( काही अतिरिक्त 
तरतुदीसह ) समाविष्ट आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाने अधिनियमाच्या कलम ४४ (२ ) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२१४ / ५१३/ प्र.क्र . ४२ / 
१४ / नवि -१२, दिनांक २९ एप्रिल २०१७ द्वारे प्रवर्तक मे. अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा.लि. यांच्या मौ . अंजूर , मानकोली व सुरई, ता. भिवंडी येथील 
सुमारे ४४-९९.६५ हे. आर. क्षेत्रावरील एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास अटी व शर्तीत अधिन राहून लोकेशनल परवानगी प्रदान केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त (दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमातील खंड ४.५ नुसार ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त खंड ” असा करण्यात आला आहे.) शासनाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीसाठी लोकेशनल परवानगी दिलेल्या क्षेत्राच्या २५ % पर्यंत 
क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास, उर्वरित क्षेत्र ४० हे. पेक्षा कमी राहणार नाही या अटीस अधीन राहून, संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे मान्यता देऊ शकतात ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र . वियो /भिवंडी / ६० गावे/ विनिप्रा / एनव / अंजूर / प्र.क्र . ४०८ / 
१७/ टीपीव्ही ३/२६८५ ,दिनांक २ मे २०१८ द्वारे प्रवर्तक मे. अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा . लि ., यांच्या मौ . अंजूर, मानकोली व सुरई, ता . भिवंडी 
येथील लोकेशनल परवानगी प्राप्त एकात्मिककृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्रामध्ये सुमारे ६.७८८ हे. आर. क्षेत्र अंतर्भूत करण्यास काही अटी व 
शर्तीस अधिन राहून उक्त खंडातील तरतुदीनुसार मान्यता दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त खंडातील तरतुदीनुसार उपरोक्त लोकेशनल परवानगी प्राप्त नगर वसाहत प्रकल्पात आणखी १२.९ ३ हेक्टर इतके 
वाढीव क्षेत्र समाविष्ट करण्याची विनंती दिनांक ४ जुलै २०१८ अन्वये प्रवर्तक मे. लोढा डेव्हलपर्स लि ., (पूर्वीचे नाव मे. अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स 
प्रा.लि. असे आहे. ) यांनी संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, यांना केली आहे (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक ” असा करण्यात 
आला आहे. ) ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण 
प्रकल्प क्षेत्राच्या २५ % मर्यादेत आहे 


.. 


आणि ज्याअर्थी, रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या वापर विभागात एकात्मिकृत नगर वसाहती प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत 
वसाहतीच्या नियमावलीतील खंड ७.१.२ . प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यापैकी (रु. १२,४१,००० पैकी) लोकेशनल परवानगीच्या टप्प्यावरील 
२० % प्रमाणे रकमेचा भरणा ( रु . २,४८,२०० ) चलन नं . GRN MH 0०८४६४१०३ २०१८१९ M , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये 
प्रवर्तकाने केला आहे ; 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १८ 


. 


१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसुची-अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले , आणखी 
१२.९ ३ हेक्टर इतके वाढीव क्षेत्र यापूर्वी उक्त लोकेशनल परवानगी प्राप्त असलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास, 
खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून मान्यता देत आहेत. 


अटी व शर्ती : 


( १) प्रकरणी शासनाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या विनियमांतर्गत निर्णय क्रमांक टीपीएस-१२१४/ ५१३/ प्र.क्र . ४२/ १४ / नवि -१२, दिनांक 
२९ एप्रिल २०१७ अन्वये दिलेल्या लोकेशनल परवानगीतील सर्व अटी या ही प्रकरणी लागू राहतील . 


( २ ) रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्तच्या विभाग वापरात प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील खंड 
७.१.२ प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या अधिमूल्यापैकी ( रु. १२,४१,००० पैकी ) लोकेशनल परमिशन टप्प्यावरील २० % प्रमाणे रकमेचा भरणा 
( रु. २,४८,२०० ) प्रवर्तकाने केला आहे. परंतु सदर अधिमूल्याची रक्कम गावातील शेत जमिनीचा दर विचारात घेता परिगणित केली असल्याने 
संबंधित जमिनीचा (said land ) शेत जमिनीचा दर ( agricultural land rate of said land as prescribed in ASR) नोंदणी 
महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांचेकडून निश्चित करून घेऊन त्या आधारे अधिमूल्याची आकारणी करून येणारा फरक २ महिन्यात किंवा 
LOI पूर्वी ( जे आधी होईल त्या मुदतीत ) जमा करणे आवश्यक राहील. नियमावलीतील नियम क्र . ७.१.२ या तरतुदीनुसार अधिमूल्य रकमेचा 
भरणा पुढील टप्प्यांनुसार करणे प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( ३) भिवंडी परिसर विकास योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील ITP संबंधिच्या ( ईपी-२१० ) नियमास शासनाने अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१२१६/ २८७४ / प्र.क्र . ३६६/१६/ नवि -१२, दिनांक २४ मार्च २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील तरतुदीही सदर 
प्रकल्पात विचारात घेणे बंधनकारक राहील . 


( ४ ) उक्त प्रकल्पासाठीच्या वाढीव क्षेत्राचे मालकी हक्क /विकसन हक्क प्रकल्प प्रवर्तक यांच्याकडे असणे आवश्यक राहील . 


( ५ ) जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील व प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मालकी हक्काची 
कागदपत्रे , मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क, विकास सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे इरादापत्र ( Letter of Intent ) पुर्वी सादर करणे आवश्यक राहील . यासंबंधीची पूर्तता झाल्यास प्रकरणी LOI अनुज्ञेय 
होईल . 


( ६ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी सं.नं. च्या भागशः क्षेत्राच्या आहेत. अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख 
यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी बृहत आराखड्यात /रेखांकनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात . अशा जमिनींच्या मोजणी नंतर 
जर त्या सलग राहत नसतील तर त्या या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप वगळल्या जातील. 

( ७) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये उक्त वाढीव क्षेत्राच्या प्रस्तावात महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसारच्या व 
नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनींच्या नोंदी मिटविण्याकरीता कायद्यामधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तक यांनी 
करणे आवश्यक राहील . संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संबंधिची खात्री झाल्यानंतरच असा क्षेत्राचा एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत 
आराखड्यात बृहत आराखड्यास मंजूरी देण्यापुर्वी करावी.. 

( ८ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये जमिनींच्या इतर हक्क स्तंभात करार, बॅक बोजे, इतर हक्कातील नमूद नावे, इत्यादी असल्यास ती 
काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील. अशा नोंदी नसल्याबाबतची खात्री विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखड्यास मंजूरी देण्यापूर्वी करावी. 

( ९ ) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत करीता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल 
विभागाचे ( MoEF) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे Environmental Clearance घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील Environmental Impact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतूदींचेपालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधकारक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १३९ 

(१० ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/ सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था 
प्रकल्प प्रवर्तक यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील. एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीपूर्वी या संबंधीचा आवश्यक तो ना -हरकत दाखला 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. 

( ११ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 

( १२ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदींनुसार पाण्याची सुविधा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वजबाबदारी व स्वखर्चाने 
उपलब्ध करणे बंधनकारक राहील . तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. 


( १३ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार प्रकल्प बृहत आराखडा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे 
मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव सादर करतेवेळी सदर प्रकल्पास एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाणी उपलब्धतेबाबतचा पुरावा, 
त्या पृष्ठ्यर्थ कागदपत्रे, इत्यादी प्रकल्प प्रवर्तकाने प्रस्तावासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील . 

(१४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्याबाबतची सुविधा प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर 
उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. तसेच संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संपूर्ण एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता वीज पुरवठ्याबाबत वीज 
वितरण कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावली मधील 
तरतुदीनुसार बृहत आराखडा मंजुरी पूर्वी प्रकल्प प्रवर्तकाकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील . 

( १५ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रांने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु 
किमान ९ -०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकास बंधनकारक राहील. 


(१६ ) प्रकल्पातील उक्त वाढीव क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. विद्यमान रस्ते / विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सामान्य जनतेकरिता खुले राहतील . 

( १७) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ/ नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी.डी. वर्क करणे तसेच 
प्रस्तावित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी, नाला, कॅनाल, तलाव आणि इतर जल स्त्रोत्रापासून विकास नियंत्रक नियमावलीनुसार 
आवश्यक ते अंतर ठेवणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

(१८ ) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा 
संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील. विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर 
नकाशानुसार १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही. 

( १९ ) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठीची आरक्षणे आणि मूलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने विकसित करणे 
बंधनकारक राहील . 

( २० ) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम तसेच त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा, आदेश , 
इत्यादी प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( २१) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील मालकी हक्कासंदर्भात / विकास हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे 
असल्याचे भविष्यात उघडकीस आल्यास , तसेच अधिसूचीत जमिनींपैकी कोणत्याही जमिनीच्या विकासाचा हक्क प्रकल्प प्रवर्तकाकडे नसल्याचे 
निष्पन्न झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील. तसेच अशा 
जमिनींकरिता प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द होईल. 

( २२) प्रकल्प प्रवर्तकाकडून उपरोक्त अटी / शींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले उक्त वाढीव क्षेत्राचे लोकेशनल 
क्लिअरन्स रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे/ संचालनालयाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. 


“ 


१४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

२ . प्रस्तावाखालील लोकेशनल परवानगी प्राप्त प्रकल्पात समाविष्ट करावयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या अनुसूची- अ 
मध्ये दर्शविण्यात आला असून , वाढीव क्षेत्रासह प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची- ब ” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे. 

३ . उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत वाढीव क्षेत्राच्या जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच 
अनुसूची- अ ” आणि “ अनुसूची- ब ” तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( अ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा -कुर्ला संकुल, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई-५१ . 
( ब ) जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


“ 


. 


( क ) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , 


नवी मुंबई. 


( ड ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 


d . 


५ . 


“ 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
सदर अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

अनुसूची अ " 
( संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक वि.यो. भिवंडी ६० गावे / मौ . अंजुर व इतर / ए.न.व.प्र ./ प्र.क्र . १८ ९ / १८ /टिपीव्ही-३ / ७२४१, 

दिनांक १० डिसेंबर २०१८ सोबतचे जोडपत्र ) 
मौजे अंजुर , मानकोली आणि सुरई, ता. भिवंडी, जि . ठाणे येथील पूर्वमंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता 

देण्यात येत असलेल्या जमिनीचा तपशील . ) 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


गावाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


२५३ पै . 


०.३७३ 


२ 


२६७/२ 


०.९ ८१ 


२७०/४ 


०.२५ 


४ 


अंजुर 
अंजुर 
अंजुर 
अंजुर 
अंजुर 

अंजुर 
मानकोली 


०.१०७ 


२७५ / B पै. 

२ ९ १ पै. 


५ 


०.०६१ 


६ 


२ ९ १ / A 


०.३ ९ ६ 


७ 


१४/१ 


०.१३ ९ 


८ 


मानकोली 


१४/२ 


०.१५ 


९ 


मानकोली 


१४/७ 


०.१२९ 


१० 


मानकोली 


१४/८ 


०.१२१ 


११ 


मानकोली 


१५/५ A 


०.० ९९ 


१२ 


मानकोली 


।१५ / ६ A 


०.२४५ 


१३ 


मानकोली 


१५/६ B 


०.२२ 


१४ 


मानकोली 


३१/७ 


०.३२५ 


१५ 


मानकोली 


३१/११ 


०.०४५ 


१६ 


मानकोली 


३१/१३ 


०.०५ 


१७ 


मानकोली 


३१/१४ 


०.०३ 


१८ 


मानकोली 


३६/१ 


०.१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १४१ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


मानकोली 


३६/२ A 


०.१११ 


२० 


मानकोली 


३६/२ B 


०.३१ 


२१ 


मानकोली 


३६/३ 


०.३८४ 


२२ 


मानकोली 


३६/७ 


०.३० ९ 


२३ 


मानकोली 


३७/१ 


०.०६ 


२४ 


मानकोली 


३७/५ 


०.०५१ 


२५ 


मानकोली 


३७/६ 


०.५७६ 


२६ 


मानकोली 


३८/५ A 


०.०११ 


२७ 


मानकोली 


३८/७ 


०.०१५ 


२८ 


मानकोली 


३८ / ९ A 


०.१५६ 


२ ९ 


मानकोली 


३८ / ९ B 


०.१३२ 


३० 


३ ९ / १ 


०.१२६ 


मानकोली 
मानकोली 


३१ 


३ ९ / २ 


०.१३७ 


३२ 


मानकोली 


३ ९ / ३ 


०.१२४ 


३३ 


मानकोली 


३ ९ / ५ 


०.१३६ 


३४ 


मानकोली 


३ ९ / ६ 


०.०३८ 


३५ 


मानकोली 


४०/६ 


०.०५१ 


३६ 


मानकोली 


४१/५ 


०.०८५ 


३७ 


मानकोली 


४२/२ 


०.३२ 


३८ 


मानकोली 


४ ९ / ४ 


०.३२ 


३ ९ 


मानकोली 


४ ९ / ५ 


०.१३ ९ 


४० 


मानकोली 


५५/७ 


०.१६ 


४१ 


मानकोली 


५५/८ 


०.११ 


४२ 


मानकोली 


५५ / ९ पै. 


०.२०५ 


४३ 


५५/१२ A 


०.२३२ 


४४ 


६७/ ९ 


०.०६८ 


४५ 


६ ९ / ७ 


०.५०१ 


४६ 


१४ / ९ 


०.०४ 


४७ 


१६ पै. 


०.१६५ 


४८ 


मानकोली 
मानकोली 
मानकोली 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 


१८/१ पै. 


०.१२५ 


४ ९ 


२२/२ 


०.४ ९ १ 


५० 


०.१२४ 


२५/१ A 
२७/१ पै . 


५१ 


०.०४ 


५२ 


२८ /८A 


०.४ ९ 


५३ 


२८/११ 


०.०७ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १९ 


१४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५४ 


२८/१२ 


०.३६ 


२८/१४ पै. 


०.०५ 


२८/१४ B पै. 


०.०४ 


२८/१५ 


०.१८ 


५८ 


२८/१६ पै . 


०.१५२ 


२ ९ / २ 


०.० ९ ६ 


६० 


३१/३ 


०.११६ 


६१ 


३६/१० पै. 


०.११ ९ 


सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 
सुरई 


६२ 


३६/१२ 


०.४४४ 


६३ 


३७/२ पै. 


०.२६१ 


६४ 


३७/६ 


०.० ९ ४ 


६५ 


३७/१२ 


०.०६८ 


६६ 


३८/८ 


०.०५ 


६७ 


३ ९ पै . 


०.१४ 


६८ 


४०/२३ 


०.१६ 


६ ९ 


४०/२७ 


०.२३ 


एकूण क्षेत्र 


१२.९ ३ हेक्टर 


पुणे, 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


नो . र . शेन्डे , 
संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १४३ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra State , Pune. 


NOTIFICATION 


co 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. DP /60 Villages (BSA )/ Village -Anjur and Otrs /ITP /CR - 189/ 18 /TPV - 3. — Whereas , the 
Government ofMaharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. TPS.1206 / 
330 /C.R.230 / 06 /UD - 12 , dated 17th March , 2007 ( Published in Government Gazette, on 19th April, 
2007 ) promulgated in exercise of its powers conferred by clause ( c) under sub section ( 1) of 
section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) hereinafter referred to as 

the said Act ” (appointed Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA ) to be 
the Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said Special Planning Authority ”) 
for Bhiwandi Surrounding Notified Area , which includes the area of 51 villges (revised 60 villages ), 
from Bhiwandi Tahasil of Thane Districts ( hereinafter referred to as “ the said Notified Area ” ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its 
Notification No. TPS . 1212 / 1699 /C.R.127 / 2013 /UD - 12 , dated 11th March , 2015 under section 31 ( 1 ) 
of the said Act partly sanctioned the Draft Development Plan ( hereinafter referred to as the 
said Development Plan ” ) of the said Notified Area alongwith with its Development Control 
Regulations , further Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the 
Government by time to time ; 

And whereas , the Development Control Regulations of the said Development Plan includes 
the regulation for the Development of Integrated Township Project (with some additional 
provisions ) (hereinafter referred to as “ the Regulation for Development of Integrated Township 
Project ” ) ; 

And whereas, the Government in Urban Development Department under section 44 ( 2 ) of 
the said Act , vide its Notification No. TPS - 1214 /513 /C.R.42 / 14 /UD - 12 , dated 29th April, 2017 , and 
as per the provisions of the said Integrated Township Project Regulations , has declared an area 
admeasuring approximately 44-99.65 Ha. Are from the village Anjur , Mankoli and Surai 
Tal. Bhivandi from the said Notified Area as the Integrated Township Project and granted the 
Locational Permission to the same subject to the terms and conditions mentioned therein ; 

And whereas, as per the clause 4.5 in the regulation for Integrated Township Project, ( dated 
26th December 2016 ) (herein after referred to as said clause ) the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, on the request of Project Proponent, may grant to add or delete any area , not 
exceeding 25 % of the total area under Locational permission ; subject to condition that the 
remaining area shall not be less than 40 Ha . 

And whereas, as per the said clause , DTP , Pune vide Notification no. DP/60 Villages (BSA )/ 
Village- Anjur and Otrs/ ITP /CR -408 / 17 / TPV - 3/ 2685 , dated 2nd May 2018 has granted to add an 
area about 6.788 Ha. subject to certain terms and conditions in the ITP at village Anjur , Mankoli 
and Surai, Tal. Bhiwandi of Developer M / s. Ajitnath Hi-tech Builders Pvt Ltd. for which Locational 
permission has granted ; 

And whereas, M /s. Lodha Developers Ltd. (formally known as M / s. Ajitnath Hi-tech Builders 
Pvt Ltd ) (hereinafter referred to as “ Project Proponent ” ), as per the said clause has requested 
for further addition of area admeasuring 12.93 Ha., into their abovesaid project for which Locational 
permission has granted ; 

And whereas , as per the request of Project proponent the area further to be added , is less 
than 25 % of the total area under Locational permission ; 

And whereas, for the areas falling in zones , other than residential and commercial, Project 
Proponent has deposited 20 % amount 2,48,200 /- vide challan no . GRN MH008464103 201819M , 
dated 22 November 2018 out of the total premium 12,41,000 /- at the stage of Locational Permission 
as per the clause 7.1.2 of the said regulation for Integrated Township Project ; 
ATT Tc ( fa.g .) - 8834 


१४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

Now , therefore, The Director of Town Planning , Maharashra State , Pune hereby grants 
permission to further add the area 12.93 Ha., more specifically described in “ Schedule - A ” appended 
hereto , to the area of Integrated Township Project for which Locational permission has already 
been granted , subject to the following terms and conditions ; 
Terms and Conditions : 


( 1 ) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications No.TPS - 1214 /513/ 
CR - V 42 / 14 /UD - 12 , dated 29th April, 2017 shall be applicable for this proposal also . 

(2 ) For the areas failing in zones, other than residential and commercial, Project Proponent 
has deposited 20 % amount of the total premium at the stage of Locational Permission . But this 
premium is calculated considering the agricultural land rate of the village. As per the ITP policy , 
the premium is to be calculated considering agricultural land rate of said land as prescribed in 
the ASR . Hence after deciding such rate of the said land from 1GR, the premium shall be calculated 
and difference of the amount if any shall be deposited within 2 months or before LOI (whichever 
is earlier ). This amount as per the stages of project shall be paid by the proponent as per the 
clause 7.1.2 of the said regulation for Integrated Township Project, 

( 3) The provisions mentioned in the Government Notifications No.TPS- 1216 / 2874 /CR- 366 / 
16 /UD - 12 , dated 24th March , 2017 (Regarding E.P. 210 of the said Development Plan ) shall be 
applicable for this proposal also . 

(4 ) Ownership Development Rights of the said additional lands must be with the Project 
Proponent. 

(5) It shall be the responsibility of the Project Proponent to procure the proof of ownership 
of the said lands and to submit certified copies of ownership documents, revenue record and 
authorised measurement plan , ownership rights, the certified documents of proof of development 
rights to the concerned Collector before the Letter of Intent , LOI shall be issued after such 
compliance . 

(6 ) The Lands in the said Integrated Township Project, which are parts of S. Nos. shall be 1 
incorporated in the Master Plan /layout only after the measurement of the Taluka Inspector of 
land Records. If such lands are found not to be contiguous , then such lands shall be stands 
automatically excluded from this Locational Clearance . 

(7 ) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by 
the provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted tenure , 
the Project Proponent shall follow the appropriate procedure as per law to remove the such 
entries . After removal of such entries , the concerned Special Planning Authority shall grant the 
final approval to the Master Plan . 

(8 ) If the Record of Rights of lands in the said Integrated Township Project have entries in 
the “ Other Rights column regarding agreement, bank loan , rights of other names, etc., the Proponent 
shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the Other Right column . 
The concerned Special Planning Authority shall make sure about the removal of such entries 
before sanctioning the Master Plan . 

( 9 ) It shall be binding on the Project Proponent to obtain and submit the Environment 
Clearance from the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India 
and the appropriate authority of the State Government, at the time of sanction to the building 
permission to the concerned Special Planning Authority . Also the terms and conditions mentioned 
in the Environmental Impact Assessmenttion issued time to time by theMinistry of Environment, 
Forest and Climate Change shall be binding on the Project Proponent. 

( 10 ) It shall be the responsibility of the Project Proponent to dispose of the solid waste and 
waste water as per the criteria decided -by the Maharashtra Pollution Control Board at their 
cost alongwith the provisions of the concerned Act and regulations. The necessary No objection 
Certificate in this regard shall be obtained by the Project Proponent from Maharashtra Pollution 
Control Board , before initiating the work of implementation of the Integrated Township Project. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १४५ 

( 11) The terms and conditions imposed by the Water Resources Department and other 
concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the Project 
Proponent. The existing nalas /water resources , etc. in the area of Integrated Township Project 
shall not be closed . 

( 12) It shall be binding on the Project Proponent to provide water supply as per the provision 
of the Special regulation for Development of Integrated Township Project at their cost and 
responsibility . The conditions of Water Resources Department in these regards , from time to 
time are binding on the Project Proponent . 

( 13 ) The Project Proponent shall submit the proof for water supply alongwith the necessary 
- documents, etc. to the said additional area as per the provision of the Integrated Township 
Project regulation , with the proposal of Master Plan being submitted to the concerned Special 
Planning Authority , for the approval as per the provision of the Integrated Township Project 
regulation . 

( 14 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per the provision 
of Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility . The concerned 
Special Planning Authority shall obtained from the Project Proponent, the necessary permissions 
and also the firm commitment of electricity for the entire Integrated Township Project from the 
concerned power supply company before the approval of the Master Plan as per the provision of 
the Integrated Township Project regulation . 

( 15 ) The Project Proponent shall provide access road of required width as specified in 
prevailing “ Development Control Regulations but not less than 9.00mt. width to private and 
Government lands surrounded by the said Integrated Township Project. 

( 16 ) It shall be binding on the Project Proponent to kept intact the easement rights of public 
roads I in the said Integrated Township Project . The existing roads / development Plan roads/ 
proposed roads shall be kept open for the general public. 

( 17 ) In the said Integrated Township Project area, the provision of C. D. work for the nala / 
canal with the approval of the concerned department shall be binding on the Project Proponent. 
Also in the said Integrated Township Project , the distance from the river , nalas, canals , lakes, 
and other water resources shall be kept by the Project Proponent as per the prevailing 
Development Control Regulations. 

( 18 ) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land , having 
slope ( equal to or more than 1:5 as per the authorised Contour Plan , in the said project, whether 
such lands are specifically marked as such on the Regional Plan / Development Plan or not. 

(19 ) The Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for 
public purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations to 
be accommodated within the Integrated Township Project as per regulation and shall plan and 
develop the same at their own cost . 

(20 ) The amendment/ orders etc. in the Regulation of Integrated Township Project from time 
to time shall be binding on the Project Proponent. 

( 21) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included in 
the project is found to be false or does not have the development rights and any judicial proceeding 
arise regarding the same, then it shall be the sole responsibility of the Project Proponent and in 
such circumstances the Locational Clearance granted in respect of such lands shall stand cancelled . 

(22 ) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Project Proponent 
the powers/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted to the additional area vide 
this notification are reserved with Government / Directorate . 

2. The details of additional lands to be added to the said Integrated Township Project are 
given in Schedule- A’appened hereto , and the plan showing the boundaries of the said Integrated 
Township Project is given in Schedule -B’appended hereto . 


१४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 

3 . The details of land and the plan i.e. Schedule -A’and Schedule - B shall be kept available 
for the inspection of the general public, during office hours on all working days at the following 
offices : 

( i) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority , Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ), Mumbai. 

(ii ) The Collector , Thane. 

(iii) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
NaviMumbai . 


( iv ) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 
4 . This Notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 

5. This Notification shall also be made available on the Town Planning And Valuation 
Department Website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Schedule - A 


(Annexture to Notification No. DP /60 Villages (BSA )/Village -Anjur and Otrs /ITP /CR - 189/ 18 / 
TPV - 3 /724 , dated 10th December 2018 of Direetior of Town Planning , 

Maharashtra State , Pune) 
Description of land added to the Notified Integrated Township Project at Village 

Anjur, Mankoli and Surai Tal. Bhivandi, Dist. Thane 


Sr.No. 


Sr.No. 


Area (Ha .) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


253 


0.373 


2 


267/2 


0.981 


3 


Name of Village 

( 2 ) 
Anjur 
Anjur 
Anjur 
Anjur 
Anjur 
Anjur 
Mankoli 


270/4 


0.25 


4 


275 / B 


0.107 


5 


291 


0.061 


6 


291/ A 


0.396 


7 


14/1 


0.139 


8 


Mankoli 


14/2 


0.15 


9 


Mankoli 


14/7 


0.129 


10 


Mankoli 


14/8 


0.121 


11 


Mankoli 


15/5 A 


0.099 


12 


Mankoli 


* 15 /6 A 


0.245 


13 


Mankoli 


15/6 B 


0.22 


14 


Mankoli 


31/7 


0.325 


15 


Mankoli 


31/11 


0.045 


16 


Mankoli 


31/13 


0.05 


17 


Mankoli 


31/14 


0.03 


18 


Mankoli 


36/1 


0.14 


19 


Mankoli 


36/2 A 


0.111 


20 


Mankoli 


36/2 B 


0.31 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० १४७ 


Schedule - A -Cont. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


21 


Mankoli 


36/3 


0.384 


22 


Mankoli 


36/7 


0.309 


23 


Mankoli 


37/1 


0.06 


24 


Mankoli 


37/5 


0.051 


25 


Mankoli 


37/6 


0.576 


26 


Mankoli 


38/5 A 


0.11 


27 


Mankoli 


38/7 


0.015 


28 


Mankoli 


38/9 A 


0.156 


29 


Mankoli 


38/9 B 


0.132 


30 


Mankoli 


39/1 


0.126 


31 


Mankoli 


39/2 


0.137 


32 


Mankoli 


39/3 


0.124 


33 


Mankoli 


39/5 


0.136 


34 


Mankoli 


39/6 


0.038 


35 


Mankoli 


40/6 


0.051 


36 


Mankoli 


41/5 


0.085 


37 


Mankoli 


42/2 


0.32 


38 


Mankoli 


49/4 


0.32 


39 


Mankoli 


49/5 


0.139 


40 


Mankoli 


55/7 


0.16 


41 


Mankoli 


55/8 


0.11 


42 


Mankoli 


55/9 . 


0.205 


43 


Mankoli 


55/12 A 


0.232 


44 


Mankoli 


67/9 


0.068 


45 


Mankoli 


69/7 


0.501 


46 


Surai 


14/9 


0.04 


47 


Surai 


169. 


0.165 


48 


Surai 


18/1 . 


0.125 


49 


Surai 


22/2 


0.491 


50 


Surai 


25/1 A 


0.124 


51 


Surai 


27 / 1q . 


0.04 


52 


Surai 


28/8 A 


0.49 


53 


Surai 


28/11 


0.07 


54 


Surai 


28/12 


0.36 


55 


Surai 


28/14 9 . 


0.05 


56 


Surai 


28/14 B 9 . 


0.04 


57 


Surai 


28/15 


0.18 


58 


Surai 


28/16 d . 


0.152 


१४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


59 


Surai 


29/2 


0.096 


60 


Surai 


31/3 


0.116 


61 


Surai 


36/10 7 . 


0.119 


62 


Surai 


36/12 


0.444 


63 


Surai 


37/20 


0.261 


64 


Surai 


37/6 


0.094 


65 


Surai 


37/12 


0.068 


66 


Surai 


38/8 


0.05 


67 


Surai 


39 9 . 


0.14 


68 


Surai 


40/23 


0.16 


69 


Surai 


40/27 


0.23 


Total Ha . 


12.93 Ha . 


Pune , 
dated 10th December 2018 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Paning 
Maharashtra State , Pune. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


